३१६. वामेनपंडित्तकृत 


न होसी आसुरी संपत्तीचा. ॥ १००८ ॥ कीं सांगतां आसुरी संपत्ती | त्यांतील 
कांहीं लक्षणें आपणाकडे लागती । म्हणोन शंकित होईल अर्जुनाची मती । 
तरी तूं तैसा नव्हेसी ऐसें पुढें बोलेल. ॥ १००९ ॥ कीं गुणत्रयाच्या जाती | 
बहुतेक आसुरीच प्रकृती । परि जे मजती रमापती । ते सकळ दैवी प्रकृतीचेच 
हा सिद्धांत. ॥ १०१० ॥ अत एव पूर्वश्टोकीं अभक्तजन । जे बोलिला श्रीशे- 
बंशयन । ते राक्षसी आसुरी मोहिनी म्हणोन । या 'छोकीं बोलिला.॥१०१ १॥ 
येथें संक्षेप प्रकार । षोडशी याचा विस्तार । दैवी संपत्तीचा विचार । येथें 
बोळोनि तेथे बोलेल संक्षेप. ॥ १०१२ ॥ तेथें म्हणेळ जगत्पती। कीं विस्तार , 
मागे बोळिळों दैवी प्रकृती । आतां आसुरी संपत्ति तुजप्रती । विस्तारें सांगतो. 
तें तूं भाइक, ॥ १०१३ ॥ एवं अभक्त प्रसंग । बोलतां येथें , म्हणे श्रीरंग । 
कौ राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृतींत अंतरंग | रंगळें याचे. ॥ १०१४ ॥ 
संक्षेप इतकाच बोळोनी । तयाचा विस्तार पुढें सांगणें म्हणोनी । दैवी प्रकृतीचे 
स्वमक्त येथूनी । सांगतो प्रथम त्यांत हा छोक, ॥ १०१५ ॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैबीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
पार्था! महा थोर ज्यांची चित्ते । ते तों अवलंबूनि दैवी प्रकृतीतें । अनन्य 
मनें करूनि मातें । भजती तत्त्व माझें जाणुनी, ॥ १०१६ ॥ चित्त जयांचे 
थोर । महात्मे म्हणावे ते नर । या शब्दे सूचवी सर्वेश्वर । गहन भाव. 
॥ १०१७ ॥ अभक्तांच्या प्रकृति तीनी । राक्षसी आसुरी मोहिनी । महात्म- 
शब्दें विलक्षण त्याहुनी । दैवी प्रकृति याची सूचवी. ॥ १०१८॥ कीं 
, वित्त लांचेंच थोर । शांति अखंड ज्यांसमोर | न करिती ऐसे दयाळू नर । पर- 
पीडा कदापि. ॥ १०१९ ॥ पराचा अपराध सोशिती । ऐसा अवकाश असे 
ल्याचिया चित्ती | अबकाश फार त्यास म्हणती । थोर घर म्हणोनी.॥१०२९०॥ 
याबरून न असे तयासी । हिंसा प्रकृती राक्षसी । कीं अन्याय विषयासक्ति 
जयासी । सर्वथा असेना. ॥ १०२१ ॥ जे न्यायमार्गे वर्तती । ते परपीडा 
किम्थे करिती । यावरोनी आसुरी प्रकृती । नसे हेंही सूचवी. ॥ १०२२ ॥ 
जे अलंत उदार । चित्त लांचे म्हणावें थोर । संपृहा नसणें हा प्रकार । उदार- 
त्वाचा. ॥ १०२९ ॥ स्यहेंकरोनि युक्त मन | आणि वेंचितो धनं । तें बीचे 
स्हेचें साधन । न म्हणावें औदार्य. ॥ १०२४ ॥ स्यूहा धरोनि ढाभाची । 





९ अध्यायी  - बथार्थदीपिका, . ३९७ 


व्यबहारें उदंड धन वेंची । तेही काय तयाची । उदारता म्हणावी ! ॥१०२१॥ 
ए॒बं नसे बिषयस्पृहा । उदार म्हणावें ल्या निस्यरहा । जो उदार स्याचेंच चित्त 
महा । थोर म्हणोनि जन म्हणती. ॥ १०२६ ॥ विषयनिस्यृह्द तों तोचि दिसे। 
कीं विवेक ज्ञान ज्यास असे । विनेक जेथें तेथे न बसे । मोह अविवेक जो 
म्हणावा. ॥ १०२७ ॥ मोह नसे म्हणोनी । नसे म्हणावी प्रक्ञांते मोहिनी ॥ 
एबं अमक्तांस ज्या प्रकृती तीनी । त्याहूनि विलक्षण प्रकृति यांची, ॥ १०२८ 
अत एव जे महात्मे ऐसे । ज्यांस दैवी प्रकृतीचाच आश्रय असे । भाझिया 
मजनाबांचूनि न वसे । चित्त अन्यत्र लांचें म्हणे भगवंत. ॥ १०२९॥ 
* म्हणोनि ज्यांचें अनन्य मन । मजबांचूनि अन्याचें न करिती भजन । पाथी! 
मातेंच भजती त्रे जन । तत्त्व माझें जाणुनी. ॥ १०६० ॥ जाणोनि मातें 
मजती । म्हणोनि म्हणे जगत्पती । ज्ञानियास न लगे भजन म्हणती । ते न 
जाणत बोलती सूचवी ऐसें. ॥ १०३११ ॥ जे जाणोनि निर्गुण ।) मग न 
भजती सयुण । ते तों म्हणावेच निपुण| क्रेश अधिक जरी तयांसी. | ०१२॥| 
ते निर्मुण मात्र उपासिती । कीं निर्गुणींच दृढ ठागळी लांची प्रीती । परि 
सगुण भनोंच नये ये रीती । ते न बोलती अपसिद्दांत. ॥ १०१३१॥ जे 
खर्य शब्दज्ञानी । उगेच निर्गुण बादाचे अभिमानी | ते ज्ञानियास सगुण न लगे 
म्हणोनी, । हृया पांडित्य मिरविती, ॥ १०१४ ॥ सगुणभक्त जे ज्ञानी | या 
गीतेंत बोलिळे थोर म्हणोनी । तेर्थे पांडित्य बळें ते भक्त अज्ञानी । म्हणोनी 
बाखाणिती. ॥ १०३५ ॥ लयांचें मत जगत्पती । निषेधी कीं जाणोनि मातें 
भजती । ते जाणती जे रीती । ते या चतुर्थचरणीं बोलतो. ॥ १०३६ ॥ 
चतुर्यचरण--ज्ञात्वा भूसादिमन्ययमू । « 
आदि सकळां भूतांची । ते सत्म निर्गुणसत्ता साची । नादि, सुवर्ण मुकु- 
टादिकांची । आदि ग्रुगजळा सूर्यकिरण, ॥ १०३७ ॥ मुकुटादि आकाराचा 
होतां व्यय । सोनें मागुती उरे अब्यय । तैसी भूतें नाशतां उरे अद्य । अह्म- 
प्रल्यानंतर. ॥ १०३१८ ॥ ऐसेंचि घट जेथूनि उपजती । ते नाशतां उरे 
आदि त्याची माती । आणि घट जोपर्यंत असती । तोंबरी प्रकाशती तेचि ग्ृ- 
त्तिकेंकरूनी. ॥ १०२९॥ एवं जो आदि जो अंत| तोच मध्य त्याचा निश्चित । 
त्यांत सबाह्य'भांत | एकचि कारण स्थितिकाळीं याचें. ॥ १०४० || एवं घटी 
'जेंबि*माती । ये रीती भूतांची आदि सर्वमूर्ती । जाणोनि भक्त मातें भजती | 





३१८. बांममपंडितकृत 


म्हणे श्रीकृष्ण. ॥. १०४१ ॥ आतां ऐसें जाणोनि भजती । त्यांची कैसी भज- 
नरीती । तें सांगतो जगत्पती । यानंतरचिया छोकीं. ॥ १०४२ ॥ 
सततं कीर्तेयंतो मां यतंतथ्य दढबताः । 
नमस्यंतञ्व मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 

. अर्झना  पूर्वछोकोक्त । जे जाणोनि मातें भजती भक्त । ते भक्तीकरून 
नित्ययुक्त । सर्वदा कीर्तिती मातें. ॥ १०४६ ॥ निल्ययुक्त भक्ति करूनी | 
आणि सवैदा कीर्तन करिती म्हणोनी । कीर्तन आणि प्रेम हेंही दोनी । अखं- 
डत्बें सूचवी. ॥ १०४४ ॥ आणि आपणास कीर्तनाचा सोहळा | तो आठवला 
मेघनीळा । प्रेमें दाटला गळा । सविस्तर न बोलवे. ॥ १०४५ ॥ माझिया 
नामाचें कीर्तन । म्हणावें तें. म्हणे कमलनयन | मातेंचि कौर्तिती ऐसें वचन । 
बाचेस आलें. ॥ १०४६ ॥ कोर्तनी भक्तांची प्रेकळा । वदतां आपला सो- 
हळा । बोलतां आला कळवळा । म्हणे कींसर्वही काळ मातें. कीर्तिती, 
॥ १०४७ ॥ आपणच आपलें नाम । ऐसें सूचवी घनश्याम । मातेंचि 
कीर्तिती ते आत्माराम । ऐसें म्हणे. ॥ १०४८ ॥ मभक्तीकरून निल्ययुक्त । 
आणि नित्य गाती मातें भक्त । यांत आपण निथ्य विरक्त । तरी असोसी कीर्त- 
नाची सूचवी. ॥ १०४९ ॥ कीं प्रेमयुक्त सर्वदा । आणि सर्वदा गोविंदा! मु- 
कुंदा !। अच्युता! अनंता! आनंदकंदा ! । ऐसे कौर्तिती मातें. | १-५ ० | 
सर्वदा कीर्तन करिती । म्हणतां सूचवी कीर्तनाच्या विविध रीती । कीं सर्वदा 
जरी गाती नाचती । प्रारन्धनिष्ट शरीरघर्मही चालावे. ॥ १०५ १ ॥ भोजनादि 
काळ। तेथें अयोग्य दृत्य मोंदळ ताळ । याच्या जिब्हे तों बिटाळ । नव्हे 
नामबिस्मरणाचा कदापि. ॥ १०५९२ ॥ एवं च सर्वदा नाम वाचे । समयविदोषें 
गाय, नाचे । जागृतींत जे भाव कीर्तनाचे । ते स्मरती स्प्तींही हें सल. 
॥ १०६१॥ जागरी जिव्हा जैसी बळे । खमतीं त्याच शब्दीं चळे । ह्याची 
साक्षी कीं देहीं जिव्हा चाबळे । रामकृष्ण गोबिंद अच्युत इसादि.॥१०९४॥ ' 
जो रंगी गाय, नाचे । आणि सर्वदा नये नाम वाचे | ते विलास पोट भरायाचे । 
निष्ठा नसे कीर्तनी हेंही संतत शाब्दे सूचवी. ॥ १०९५॥ तोही इतरांहूनि 
बरा । कीं फुलांचा करी विकरा । सर्वथा नामीं विमुख त्या खरा । उद्धार 
नाहीं. ॥ १०५६ ॥ निष्ठा कीर्तनीं असे । नाम त्याचे बाचे बसे'। नामें 'उठे 
नामें बैसे । टकळी जिव्हेस नामाची, ॥ १०५७ ॥ शिंकेसरिसें नाम । -ढेंक-' 





९ अध्याय] यभर्थदीपिका, श्श्र्‌ 


रासरिसा राम । जांभईसरिसा मेघश्याम । वाचेस उमटे. ॥-१०९८ ॥ प्रासोर 
आसी मोजनीं । पसरितां पाटी शयनीं । राम कृष्ण नारायण म्हणोनी । 
निजेळा उठे. ॥ १०५९ ॥ स्लान कारितां हरि हरि । म्हणोनि गर्जे वैखरी | 
अद्युचि म्हणोनि न करी । नामास विमुख वाचेतें.॥ १०६० ॥ मठमूत्राचें बि- 
सर्जन । करितां झांकी नासिका वदन । तों नामप्रबाह जैसें नदीजीबन । तुंबे 
घरण बांघितां. | (०६१ ॥ जळ कोंडितां मार्गे फिरे । तैसें मनीं नाम स्मरे 
परंतु त्याही अद्युचिकाळीं न विसरे । नाम जगब्निवासाचे. ॥ १०९२'॥ एवं 
,कीर्तनाच्या रीती । येथें सूचवी जगत्पती । जे भोजनादिकाळीं नाम वर्जिती' | 
मुखमंग ह्यांचा या सतत शब्दे. ॥ १०६३१॥ अशयुचि गंगा आतळे । क्लान 
पानें अश्रुचिता«्जळे । कोणी होऊनि सोंबळे । न करिती खान गंगेचे. 
॥ १०६४ ॥ चरणांगुष्टमात्र । स्पर्शाली ते गंगा करी घरम पवित्र ।॥ नाम 
त्याचें सर्वे गात्र । कोण महिमा वर्णी तयाचा. ॥ १०६५ ॥ पादांगुष्टा स्थ- 
डिळी परी । गंगा नव्हे आंगें हरी । नाम आणि मुरारी । दोन नसती, 
॥ १०६६ ॥ तनू घट शब्दाची । मृत्तिका घटरूपिणीच साची । गंगा पावेळ 
सैरी नामाची । हें न घडे. ॥ १७६७॥ वेद म्हणेती सर्वाहूनी। थोर नाम तुझें 
म्हणोनी । पुत्रा नारायणा म्हणतां ज्या नामें करोनी । मुक्ति अजामिळ पा- 
बला. .॥ १०६८ ॥ न कळतां अरण्यशाक । भक्षिता करोनी पाक | 
रोगी आरोग्य पावे हें कौतुक । सकळ देखती, ॥ १०६९ ॥ न कळतांही 
नामप्रताप । बाचेस येतां नाझी पाप । न कळे बाळासि दोप । परि तम ना- 
शितां अवलोकी मातेतें. ॥१०७०॥ नामें भज्ञान नासे | नामें आत्मा प्रकाशे | 
पावले जीबन्मुक्तदशे । नामेचि करूनी. ॥ १०७१ ॥ मेघऱ्याम जगजीवन ।. 
सर्वत्र वर्षे कृपाजीवन । परि पापझोंपडींत जे जन । बिंदु न पडे स्रांबरी, 
॥ १०७२॥ वीज नामाची कडकडो । ते पडतां कैंची पापांची झोंपडी । 
बारा वाटा होतां तेच घडी । शिरीं पडे कृपादृष्टि घननीळाची. ॥ १०७१ ॥ 
रेखा ज्या नामाचा प्रताप । तें अश्युचि म्हणतां म्हणणें पाप। ओवळियानें गंगेचे 
आप । शिवों नये म्हणणें जे रीती. ॥ १०७४ ॥ जे" हरिनामीं विमुख । 
पाहों नये त्यांचें मुख । त्यांस नाहीं खर्गसुख । मोक्ष तो नाहींच कीं तयातें. 
॥ १०७५ 4 नामें सांग होय कर्म । अंगहीन नामें सांग धर्म । नाम दृष्टांत 
*झन्द-जझ । बेद पावले श्रेष्ठ. ॥१०७६॥ नामासंमान जें तें अक्षर । म्हणोनि 





१२९० वामनपंडितकछृत 


नामें वेदांस ब्रडिवार । काशीसमान कोल्हापुर । पुराणें म्हणती जे रीती. 
॥ १०७७॥ बिमुख हरिनामी तया | न फळती सकळही सक्तिया । प्रायक्धित्ते 
जाती वायां । विसुख होतां हरिनामी. ॥ १०७८ ॥ गंगादितीर्थमात्र । यद्यपि म्ह- 
णावें पवित्र । परि न करिती शुद्ध भद्यपात्र । नामविमुखा प्रायशित्तें ये रीती, 
॥१०७९॥ नामाबांचूनि सदाचार । ते सकळही वेडे चार । पाय उचळोनि मूत्राची 
धार । निराळी सोडी श्वानही. |।१०८०॥ नामाबांचोनि आंघोळी | त्या बेडुकाच्या 
बुड्या जळी । जळीं सर्वेदा असे मासोळी । दुर्गंध आंगी अनिवार. | १०८ १ 
हरिनाम न म्हणे वाचा । निराहार उपवास एकादशीचा । बाशंग अलंकार 
मस्तकाचा । बांधिजे जे रीती पाठीसी. ॥ १०८२ ॥ अहोरात्र जागर उपवास । 
उपयोगी हरिनाम कौर्तनास । म्हणोनि निद्राहार जनास । कहृगि ते दिवसी 
बर्जिती. ॥ १०८२३ ॥ हें स्पष्ट बोलतां जन । कीर्तन करिती करोनि भोजन । 
म्हणोनि करिते जाळे शासन । उपवासाचें, ॥ १०८४ ॥ ह्यांच्या मुखीं जें 
निघाें । तें सत्यच फळ होऊं लागलें । राजवर्जित कर्म केलें । तिहीं गमा- 
विलें जीवित्व. ॥ १०८५ ॥ विदेषें एकादशीदिनीं । शहि म्हणती करावी 
दोनी । अहोरात्र जागरणीं । एवं कीर्तनी तात्पर्य. | १०८६ ॥ उपबास करी 
निराहार । सोंकटीं खेळोनि जागर । तो नव्हे अ्रताचा बडिवार | मुख्य हरि- 
दीर्तन कृषि बोळती. ॥ १०८७ ॥ सासूसुनांचें भांडण । घडला उपवास 
जागरण । तें पुण्य एकादशीचें कारण । जालें विमान जावया, ॥ १०८८ | 
म्हणोनि हरिकीर्तनाविण । निराहार आणि जागरण | करिती ल्यांसही ब्रतगुण | 
होय अप्ृतें अमरता जैसी काकासी. ॥ १०८९ ॥ काबळा अमृत प्याला | 
वंश अवघा अमर जाला । म्हणोनि भमृत मिळतां मानव भला | न करी 
पान कावळा म्हणोनी. ॥ १०९० ॥ टाकोनि हरिकथामृत । निराहारी बसे 
जागत । फळ देईल्ही तरत । परि नन्हे छपापात्र देवाधिदेवाचें. ॥ १०९१ ॥ 
बाणीही मेळवी घन । धनचि मेळवी रायाचा प्रधान । परि तो रायासमान । 
मआम्य तुच्छ धनिक ही, ॥ १०९२ ॥ क्षण निद्रा येतां दिवसा । भंग जाळा 
उपबासा । हरिनामप्रतांप नव्हे ऐसा । कीं नाम पूर्ण करी न्यूनातें. | ०९९॥ 
ब्रत सफळ नामें परेम । विना नाम सकळ अंगहीन कर्म | एकादशी तों भा- 
गबतधर्म । नामाबांचूनि शैव जैसें विनाप्राण. ॥ १०९४ ॥ एवं नामें सकळ 
काळ सफळ । त्यास वाजती भोजनादि काळ । ते नाममहिमा नेणती खळ | 





९ अध्याय] यथार्थदीपिका, , शर. 


जाणती ते ऐसें न म्हणती कदापि. ॥ १०९४ ॥ इत्यादि भावें सतत । म्ह. 
णजे प्रेमें सर्वदा अत्यंत । कौर्तन करिती म्हणे भगवंत । या शोक, 
॥ १०९५ ॥ जे ऐसे त्यांची दैवी प्रकृती । एवं च याहूनि बिपरीत ते असु- 
रजाती । जे नामकीर्तनाचा महिमा निंदिती । ते असुर कीं ब्रिपरीत या प्रक 
तीस प्रकृति त्यांची. | १०९३ ॥ जे कर्ममात्र श्रेष्ठ म्हणती । त्यांस स्पष्ट अ- 
सुरांत त्रहुषि गणिती । आतां जे गीता भागवत वेदांत जाणती । आणि ने 
भजती हुरीते. ॥ १०९७ ॥ ते म्हणती पुराण बेद । नाममहिमा जोळती 
तो अर्थवाद । महत्त्व नसोनियांही महत्त्वाचा अनुबाद । अ्थेबाद म्ह- 
*णती शास्ती तयासी. ॥ १०९८ ॥ बडबड करिती ऐसी परी | 
दूषणास युक्ति न सांपडे खरी । प्रमाण नाहीं म्हणावें तरी । पुराणें श्रुति 
स्मृतिही बोलती. ॥ १०९९ ॥ दूषण युक्तीकरोनि पडे । परंतु युक्ति बरी 
न सांपडे । मग म्हणती ते वेडे । कीं संस्कार नामें कां न होती? ॥१००॥ 
म्हणती नाम थोर हा निवीह । तरी नामें न घडे कां मुंजी विवाह! | तेथें लागे 
कर्मप्रवाह। हे कुयुक्ति ये स्थळीं बोलती. ॥ १ १०१ ॥ या युक्तीचाही परिहार$ 
येथें सूचवी सर्वेश्वर । सतत कीर्तन म्हणतां जेव्हां प्रकार । करावा तेव्हां तो 
काळ. ॥ ११०२ ॥ क्नानकाळ संध्याकाळ । होमकाल पूजाकाल । मुंजीकाळ 
विवाहकाळ । कर्मसंस्कारकाळ सकळ आले. ॥ ११०३ ॥ 'यस्य स्मृत्य़ा 
च नामीकत्या? म्हणोनी । नामें न्यून तितकें प्रण होतें या स्मृतीकरूनी । 
सर्वकर्मकाळीं नाम स्मरोनी । सफळ सर्व कर्मे करिती हें सूचवी. ॥ ११०४॥ 
“हॅ. तत्सदिति निर्देश? । त्रिविध निजनामें हृषीकेश । सत्तदर्शी करीळ 
उपदेश. । कर्म सफळ या नामें म्हणोनी. ॥ ११०५ ॥ 'अँ तत्सद्वह्मा- 
पण! म्हणोनी । उदक सोडिती सर्व कर्मेकरूनि। कर्म सांग नामाबांचूनी ॥ 
सर्वथा नव्हे. ॥११०९॥| जीवाकरितां देह सफल | तैसें नामें सुफळ-कर्म सकळ | 
अमंगळ देह जीवें मंगळ । तेंबी नामेंचि कर्म सुमंगळ. ॥ ११०७ ॥ तथापि 
नामेंचि केवळ । न होती संस्कार सकळ । तेव्हां नाममहिमा हा बिफळ.। 
कर्म थोर ते म्हणती, ॥११०८॥ तरी लक्षाचा मुकुट । पारी बांधितां न चाळवे 
त्राट । पादरक्षा निकृष्ट निपट । पायी घालितां काटे न रुतती. ॥ ॥१०९ ॥ 
जे कूर्मसिद्धि पादरक्षेकरोनी । ते नव्हे मुगुटें म्हणोनी | मुकुट उणा पादरक्षे- 
हनी । हें काथ घडे? ॥ १११० ॥ मुकुट मस्तकींच घाळावा । मार्ग पादरक्षे- * 
नंच॒ चोळावा । नामें मोक्ष बोळावा | कर्मे वणोश्रमसंस्कार. ॥ ११११ || 
कमे वेदमेने बाळे । तरी नामेंही बेदवाणीच बोळे । दोनी माम प्रकट.जाळे. | . 


श्स्रे वामनपंडितकत 


वेदाचपासूनी. ॥ १११२ ॥ संस्कार कर्मे बोडती सुती । मोक्ष नामें बे- 
दचि बोळती । जनास दोनी प्रकार सांगती । अनादि बेद. ॥ ११९१॥ 
कन्या छ्यणि दासी । श्व्चुर दे जामातासी । नाम आणि कर्म दोनी जनांसी । वे- 
द्चि देती ये रीती. ॥११ १४॥ क्षयरोग नाशी रसराज | त्या रसराजें नासे खाज। 
म्हणोनि रसमहिमा वर्णितां ळाज । वाटेळ काय धन्बंतरियासी? || १११५ ॥ 
नामें भगवत्रसाद । भगबठासादें कैबल्यानंद । संस्कार नव्हती म्ह- 
णोनि बेद । मीती काय वार्णितां महिमा नामाचा? ॥ १११६ ॥ नाममहिमा 
नये कर्मातें । नये बणोश्रभत्वसिद्धि धर्मातें । नाम पाववी वैकुंठ्यामातें । कर्मे 
न चुके गर्भबास. ॥१११७॥ लोहार शास्त्रे घई जाणे । तींच शत्र श्वर हाणे | 
तो शक्न घडू नेणे । हार्णो नेणे ढोहार. ॥ १११८ ॥ तथापि शूर राजमान्य । 
लोहार सन्मानाहुदी सामान्य । नामास भगवत्प़ातिप्राधान्य । गेभवास कर्मे न 
चुकती. ॥ १११९ ॥ शराकरितां सफळ । विद्या लोहाराची सकळ । तैसें 
कर्म सुमंगळ | नामाकरितां. ॥ ११२० ॥ तथापि शर्जे न करी शर | तीं 
घडितोचि लोहार | तैसे वणांश्रम संस्कार । न होती नामे. ॥ ११२१॥ स- 
फळचि शूरांच्या हातीं । लोहाराच्या विद्या सकळ होती । तैशा वणीश्रमादि सिद्धि 
साधती । नामप्रतापें कमोच्या., ॥ ११२२ ॥ म्हणोनी सर्व कभोचिया काळीं | 
मातें कौर्तिती म्हणे वनमाळी । सतत शब्दे बुद्धि चाळी । सूचवूनि भाव 
इत्यादि. ॥ ११२९६ ॥ कोणी म्हणती कीं नाम थोर जरी । कर्म टाकाना कां 
तरी । ह्यांस म्हणावें कीं आरूढ हस्तीवरी । तो काय पार्यी पादरक्षा घालीना 
॥ ११२४ ॥ सांग नामनिष्टाचेंचि कर्म । उत्तम नामनिष्ठाचाचि धर्म । ते 
यथाविधि कर्म करूनि बर्म | जाणती कीं नाम थोर म्हणोनी. ॥ ११२९ ॥ 
असो तें आतां ऐसा प्रथम चरण । बोळे जगदंद्यचरण । आतां दुसरिया चर- 
णाचे विबरण । प्रयल्नही करिती ते इृढव्रत म्हणोनी. ॥ ११२६ ॥ म्हणोनि 
धूर्वचरणीं सतत । मातें कीतिती म्हणे भगवंत । भाणि पूर्वे होकी भूतादि अव्यय 
अनंत । जाणोनि मातें भजती बोलिला. ॥ ११२७ ॥ तरी ज्यास जालें जान| 
झास अन्वये. सर्वेज भगवदरीन । व्य़तिरेकें निखळ स्वरूपन्यान । याचें तों 
कीर्तनच बर्णिळें सर्वदा. ॥ ११२८ ॥ तरी काय झञानसमाधि टाकुनी । सर्वदा 
असतो नुसत्या कीर्तनी! । शंका ऐसी म्हणोनी | “यतंतत्व दृढजताः” 
म्हणतसे, ॥ ११२९ ॥ यतंतञ्व? म्हणजे यज्ही करिती । म्हणजे यत्न 
करीतचि मातें कौतिती । "यतंतः्व” म्हणतां चकारें श्रीपती । ख्रूपसमाजि 
दोनीही सूचबितो. ॥ १११० ॥ करणें खरूपाकार अंत:करण | इतकेचि 


रभथ्याया : यथार्थदीपिका. , रगत 


'यत्र'शब्दाचें विवरण । त्यांत चित््वरूप तंतुस्फुरण । जडपटीं स्मरणे हा अन्य 
यसमाधी. ॥ ११११ ॥ तरी मुखीं नाम अर्थी दृष्टी । त्या ज्ञानदृष्टीस भगब. 
1 पाहे गाय नाचे करी अमृतबृष्टी । जे आयकती तयातें. ॥११९२॥ 

बसे देव । तो म्हणाबा वासुदेब । नाम गातां देवाधिदेब । विश्वरूप 

जो पाहे. ॥ ११२३ ॥ म्हणे अच्युत अच्युत । देखे जड तरंगीं चित्सिषु 
नाशरहित । म्हणतां अनंत अनंत । देखे उरद्या आत्मा व्याप्रॅनि जग सारें, 
॥ ११६४ ॥ भगवान्‌ भगवान्‌ म्हणतसे । तों भगवडूप हें प्रच्क्ष . दिसे । 
ज्ञीरूप नटवेष जो भासे । ज्ञाता पाहे प्र्मयाकडे तयाच्या. ॥ १ १९५ ॥ आपण 
. दाबितो ख्रीवेष । हा स्रीवेषें असे मीच पुरुष । तैसा चराचररूपे अशेष । 
आपण असे हु प्र्यय भगवंताचा भागवतांचाही. ॥ ११३६ ॥ कीं ज्या 
प्रकार्शे चराचर ज्याला । प्रतीतीस येतो आत्माच आपळ] । ऐसा अन्बय समा- 
घि बाणे तयाला । ज्ञानी भगवन्नामकीर्तन जो करी. ॥ ११२७ || आतां. 
देवकीनंदन । उचलितो गोवर्धन । गोवधनोददर कमळनयन । सगुण साकार 
नामे इत्यादि, ॥ ११३८ ॥ नामें उच्चारितां बाचे । मनीं सुरती अर्थ नामाचे । 
आविर्भाव त्या त्या रूपाचे । मनीं होती. ॥ ११३९. ॥ त्या लया भगवडूपदृत्ती। 
खरूपसत्तेनें स्फुरती चित्तीं । पटी तंतु घटी माती ये रीती । आत्मसत्ता देखे 
त्या स्वरूपी. ॥ ११४० ॥ या रीतीचें कीर्तन । सूचवी जगजीवन । आतां 
करितां निर्सुणध्यान । शब्द माघारां परततो. ॥ ११४१ ॥ सुंबुति आणि 
निरुणध्यान । येथें नसे शाब्दाचें ज्ञान । जो शब्द तों कीर्तन । निरर्थक नव्हे 
सतत शब्द. ॥ ११४२ ॥ शब्द असे जोपर्यंत | तोंवरी कीर्तन अर्खंडित । 
कीर्तनाबांचूनि कोणे काळीं निश्चित । शब्द वायां साचा नव जाय. ॥११४१॥ 
कीर्तन भाणि यल्नहरी करिती | भगवंत म्हणे ये रीती । आणि धूर्वछोकी म्हणे 
मातें भजती । जाणोनि भूतादि अन्वय. ॥ ११४४ ॥ तरी, ज्ञानी आणि मक्त- 
राब । त्यांच्या कीर्तनादिकांचा ऐसा भाव । आतां उरल्या नवविधा भक्ति देवापि- 
देव । तृतीय चरणीं सूचवितो. ॥ ११४९ ॥ *“नमस्यंतंश्च? म्हणे । चकां- 
राचा अर्थ पार्थ जाणे । त्यास खूण ऐसी बाणे | कीं नवविधा भक्तीही बोलिली, 
॥,११४६ ॥ *नमस्यंतश्व? म्हणे श्रीपती । कीं नमस्कारही माते करिती । 
नकविधा भक्ति करून नमस्कारेंही भजती । नमस्कारदी करिती या श्दी हॉ 
“अर्थ, ॥ ११४७ ॥ उर्गेच नमस्कार करिंती म्हणावें । तेथे नमस्कार करिती 





श्र वामनपंडितकृत 
या भावें | नमस्कारही म्हणतां जाणावें । कीं नवविधा भक्ति करूनही बंदिती, 
॥ ११४८ ॥ प्रयम भक्ति श्रवण । कीर्तन न घडे श्रवणाविण । चरितश्रवण 
नसतां कवण । करूं शके कीर्तनातें? ॥ ११४९ ॥एवं याचें वर्णिता कीर्तन । 
अबण स्मरण दोनी भक्ति कमलनयन । सूचवी को नाम स्मरेना जों मन | 
केंवी कीर्तन ते करितील £ ॥ ११५० ॥ एवं कीर्तनाहूनि पहिलें श्रवण । 
आणि कीर्तनकाळीं स्मरण । .बीर्तन म्हणतां विवरण । भक्तित्रयाचें. || ११९ १॥ 
सप्तमस्कृंधी भागवतीं । नवविधा भक्ति ज्या छोकीं असती । ल्या पुढिलिया 
श्ोकीं दिसती । सफळ आर्पितां मुकुंदातें. ॥ ११५२ ॥ 
सत्तमत्कंधश्ोकद्य--श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चन वंदनं दास्थं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ १॥ 
इति पुंसार्पिता विष्णोरभक्तिश्े्ञवलक्षणा । 
क्रियते भगवच्छूद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यांत 'छोकें प्रथमें । नवविधा भक्तीची बोलिलीं नामें । दुसरिया छोकीं 
निष्कामें । भार्पेतां भगबंतीं त्या भक्ति म्हणाव्या हा अर्थ, ॥ ११५९ ॥ मक्ति 
करूनि भगवंती । अपी निष्काम तरीच भक्त म्हणवती । एवं भक्तिसमर्पण 
प्रस्तुती । बोलणें असे. ॥ ११५४ ॥ बोले समपेणाची रीति । “यस्य स्मृत्या! 
हे स्मृती । “सद्यो वंदे? म्हणोनी वंदिती । भक्त कर्मे करून अध्युतातें. 
॥ ११९५५ ॥ एवं च नवविधा भक्ति करूनी । सर्मार्पिती भक्त बंदूनी । प्रस्तुत 
“नमस्यंतश्व' म्हणोनी । चकारें सर्व भक्ति येथें सूचवितो. ॥ ११५६ ॥ 
नमस्कारी करिती । म्हणजे मक्ति करून बंदूनि आर्पेती | या कारणें दृढव़त 
ते म्हणे जगत्पती । कीं ढळणें नसे जयांतें. ॥ ११५७ ॥ भक्ति केली जैसी 
तैसी । ही बुद्धि नाहीं ज्यांपासीं । या भावें दढत्रत ते म्हणोनि रेसी । वाणी 
चक्रपाणी बोळतो. ॥ ११५८ ॥ कीं श्रवणादि भक्ति करिती । आणि बंदूनि 
मातें आर्पिती । दृढव्रत ऐसें भजती । भक्तियुक्त हा भाव. ॥ ११५९ ॥ ह्यांत 
एक भक्तींत दुसरी । भक्ति न घडे परी । कीर्तन सर्व भक्तींत घडतें म्हणोनि 
हरी । कौर्तनींच बोळे 'सतत शब्द. ॥ ११६९० ॥ काँ श्रवणकाळी कथा 
गोड लागतां चित्तीं सर्वथा | रामकृष्ण अनाथनाथा! । उद्गार उदरांतूने 
निघती नामाचे. ॥ ११६१ ॥ श्रवणकाळीं मौन धरिती । भोजनकाळीं मौनीही 
न बोढती । परंतु सर्वथा न आवरती । उद्गार निघती डरडरा. ॥ ११६२॥ ' 
सावध असे श्रवणीं । तरी गोड वाटे अंतःकरणी । तरी उद्गाररूपें वाणी । जय 


९. अध्याय] यथाथंदीपिका, श्रंध 


राम जय चासुदेव म्हणतसे. ॥ ११९३ ॥ रेसेंचि स्मरण पादसेवन | अर्चन 
आणि वंदन । दास्य सख्य आत्मनिवेदन । सर्वत्र मुखी नाम देवाधिदेवाचे, 
॥ ११६४ ॥ एवं सतत शब्द स्वकीर्तनीं । बोळे आणिकही गहन भावें 
करोनी । खंडित नव्हे कीर्तन म्हणोनी । आपण अखंड य्यापासीं हा भाव, 
॥ ११६५ ॥ नार्दास म्हणे हरी । मी सर्वत्र असें परी । जो भारे कोर्तन 
करी । असें मी सर्वदा त्यापाशी. ॥ १११६ ॥ कौं भलत्या काष्ठी अनळ 4 
परि मथिळा आयता केवळ । अमिहोत्रीं सांपडे तैसा मी सर्वकाळ सुकळ | 
परि कौर्तनापासीं वसतसें. ॥ ११६७ ॥ ऐसे भक्तीकरूनि निल्युक्त । माले 
गुणी रूपी स्वरूपी अनुरक्त । मातें उपासिती माझे भक्त । दैवी प्रकृतीचे 
अर्जुना! ॥ ११६८॥ ऐशा दैवी प्रकृती । यांच्या आणखीही भजनरीती | 
बोळतसे जगत्पती । या छोकें. ॥ ११६९ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते । 
एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

पूर्वोक्त भक्त त्यावेगळे अन्य । मातें ज्ञानयज्ञेंही यजती धन्य । पूर्वोक्तांस हा 
यज्ञ सामान्य । त्यांस विशेषें भजन हेंचि, ॥ ११७० ॥ बहुतेक जे भक्तिमार्ग- 
चतुर । बासुदेव सर्व या अन्वयबोधीं तत्पर । “बासुदेवः सर्वमिति? म्ह- 
णोनि सर्वेश्वर । सत्तमीं मागें तें बोलिला. ॥ ११७१ ॥ श्रवणकीर्तनादि 
तत्पर । सर्वत्र भगवद्गाव अबलोकिती सादर । ते व्यतिरेक निर्गुणसमाधींत 
निरंतर । न असती. ॥ ११७२ ॥ प्रस्तुती सगुणभक्ति असोनि चित्तीं । ्रू- 
पाकार करिती दृत्ती | श्रवणकीर्तनींदी प्रदत्ती । परि गोडी व्यतिरेकसमाधींची 
अल्लंत. ॥ ११७९ ॥ “ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये' म्हणोनी । “चापि' या दोनी 
अक्षरेंकरूनी । पूर्वोक्त भक्तिही सूचवूनी । विशेषें ज्ञानयहें यजती म्हणतसे. 
॥ ११७४ ॥ ज्ञानें आत्मखरूप । अनुभवितां जळे पुण्यपाप । म्हणोनि आत्मा 
अभिरूप । चित्तवृत्ति आहुति हैबिष्य, ॥ ११७५ ॥ आतां चैतन्येंकरूनी । 
प्रथम सचेतन होउनी । स्व वृत्ति चेतवी म्हणोनी । सत्त्वदृत्ति म्हणावें तें 
चित्त. ॥ ११७१ ॥ य्या चित्ताच्या दोन दृत्ती । प्रपंचाकडे पाहे ते पैराग्द्ची ।॥ 
खरूप ढक्षी ते उफराटी प्रैथम्दृत्ती | ते रूपी थारतां समाधी. ॥ १ १७७॥ 
ते क्रूपीं होय स्थिर । तेव्हां नसती हृत्ति इतर । तेव्हां दृत्ति समुदा- 
यसार । होमिलीच जाणों स्वरूपी. ॥ ११७८ ॥ चतुथीध्यायांत उत्तमशहोक | 


त गाईष सल मिळणारे तूप करे जिल्लल, २. बाह बस्तकडील लुक, ३, अंतर्रने 
पाहणे, 





३२९. आामनपंडितकृत 


व्सर्वोर्णींद्रियकर्माणि' हा छोक । या यज्ञाविषयींच बोलिळा तोही समाधि- 
च्यतिरेक । यज्जरूपें वार्णला. ॥ ११७९, ॥ प्रस्तुत नवमी म्हणे सर्वह । कीं 
कोणी यजूनि ज्ञानयज्ञ । मातें उपासिती अभिज्ञ । कोणी एकते. | ११८० || 
तरी आस्मज्ञानें उपासना । ते एकत्बाबिण असेना । ज्ञानयज्ञ म्हणतां दिसेना । 
उपासना मिक्रत्वे. ॥ ११८१॥ ज्ञानयज्ञांत जें झन । तें जरी म्हणावें शाख- 
ज्ञान । तेव्हां नसोनि अपरोक्ष ज्ञान । हान चाळी तो जिज्ञासु म्हणाबा, 
॥ ११.८९॥ तरी या तृतीय चरणीं । प्रथक्‍्तेंही भजती म्हणे चक्रपाणी । त्यांस 
अद्वैत बिश्वास अंतःकरणी । भजे दास्यें मावे कळाबया अंद्वेत. ॥ ११८३१ ॥ 
पृथकवें भजती म्हणे भगवंत । तें भजन म्हणावें द्वैत । तरी द्वैत भजम 
निषिद्द अत्यंत । बोले श्रुती. ॥ ११८४ ॥ ढ 

श्रुति--अथ योडन्यां देवतामुपास्ते5न्यो5सावन्यो5हमस्मीति न 

स बेद यथा पशुः । 

भ्रुत्यथे--अन्य मानूनि दैवत । जो उपासक असे भजत । तो कांहीं नसे 
जाणत श्रुति म्हणे पद्चु नैसा.॥ १ १८९॥तरी एकत्व कळलें ज्याला । ऐक्यडपासना 
घडे त्याठा । जिज्ञासु ऐक्य नाहीं समजला । ऐक्य उपासना तो नेणे.॥११८९॥ 
त्यास पृथक्तेंकरून । भजन घडे म्हणोन । तोही कांहीं नेणे जैसा पशु याब- 
रून । म्हणावा काय? ॥ ११८७ ॥ तरी जिह्ञासु ऐक्‍य नेणे। परि देल अन्य 
मी अन्य ऐसें न म्हणे । अंद्वेतनिश्चय ज्यास बाणे । अपरोक्ष नसोनिही शात्ञ- 
बळें. ॥ ११८८ ॥ जे अन्यत्वें उपासिती । ते पश्षु कांहीं न जाणती । जरी 
इतकेंच बोलती श्रुती । तरी जिज्ञासूकडेह्दी ठागतसे हे निंदा. ॥ ११८९ ॥ 
.देव वेगळा आपण वेगळा म्हणोनी । ऐसें म्हणे बुद्धिधूर्वक दाढुनी । तो जैसा 
पद्य श्रुति म्हणे यावरूनी । निष्ठा भेदींच लाठा श्रुति निंदिते. ॥ ११९०॥ 
जो भेदवादी अमंगळ । तो देवता बेगळी मी वेगळाच म्हणे केवळ| ऐेसें मामून 
भजे खळ । लास येथें श्रुति म्हणे पच जेसा. ॥ ११९१ ॥ भाता प्र्तृती 
गीतेत । एयक्‍तें भजती म्हणे भगवंत्त । ते दैवी प्रतीचे खभक्तिरत । त्यात 
मेळवूनि सांगतसे. ॥ ११९९ ॥ तेव्हां न म्हणावें हे. भेदबादी । जे निषेधिळे 
फूसमान चेदी । हे जिहञसु अंद्वेतवादी । अपसेक्षानुभब इच्छिती. ॥१ १ र्ष 
ते ऐक्य नेणती बापुडे । म्हणोनि एकत्व कळा न सांपडे | एकत न 
तेन्हा सहजचि घडे । पथक्‍तें भजन तें. ॥ ११९४ ॥ एथक्तें भजती म्ह- . 
णोनी । बोळे देवी प्रकृतींत लेखूनी । अद्वेतजिज्ञासु ते यावरूंनी । स्हणावे ऐसें 
सूचवी. ॥ ११९५ ॥ एवं ज्ञानयज्ञें उपासिती । ते अनुभवीच ट्रेसें बोले 


९ भ्या] यघार्यदीपिका, १९७. 


श्रीपती । ते एकत्व भजन काय नेणती । कीं एकत्वें भजती ते वेगळे लेखाने £ 
॥ ११९१ ॥ या एकत्वभजनाची मती । सावधानी येथें ये रीती । कीं समाधि- 
सुखाची स्थिति । न पाबोनि भाविती एकत्व मात्र. | ११९७ ॥ तत्पद्‌ आणि 
त्वपद । यांच्या बाच्यांशीं असे भेद । तो परिहरोनि बेद । असिपदें एकत्व 
सूचविती, ॥ ११९८ ॥ तत्पदी ईश्वरोपाधि उत्तम । जीवोपाचि त्वंपदी अधम । परि 
दोहींचें प्रकाशक तें सम । चित्खरूप कळलें आ्मतवें. ॥ ११९९ ॥ या एक- 
त्वाचेंच चिंतन । आणि सगुणाचें श्रबण कीर्तन । एंकतवें भजती म्हणे कमल- 
नयन । ते ये रीती. ॥ १२०० ॥ एवं निर्गुण समाधिझ्ञानयज्ह । एकत्व तत्पदु 
त्वंपद ऐक्‍्यमात्र जाणते आत्मज्ञ । आणि पएयक्त्वें जिज्ञासु जे नव्हती अमिह्ठ । 
एकत्ब उपासनेचे, ॥ ११०१ ॥ आतां बहुधा म्हणजे बहुप्रकार । कीं इंदादि- 
रूपें एक इश्वर म्हणूनि यज्ञ करिती चतुर । कर्मकांडी. ॥ १२०२ ॥ आता. 
बहुधा म्हणती चराचर । स्वयें जाला ईश्वर । ऐसा अर्थ ओलावा तरी लछगदी- 
श्वर । यापुढेंचि *विश्वतोमुख' उपासना तेही बोळतो. ॥ १२०३ ॥ आतां 
मत्त्यकूर्मीदिरूपें हरी । भजावा तें बहुधा भजन म्हणावें जरी । तरी अवतार 
अनंत म्हणोनि वैखरी । बेदी पुराणीं प्रसिद्द अघटित उपासना अनंतत्वें. 
॥ १२०४ ॥ चराचर बहुधा दृष्टि दिसतसे । तरी तो अर्थ विश्वतोमुखे भनतां 
येतसे | मत्स्यादि अवतार नाना कैसे । भजावे न दिसती जे दृष्टी? ॥१२०९॥ 
एका हश्वराचे अवतार | श्रवणें हे पूर्वोक्त सकळही उपासक चतुर । जाणती 
आतां बहुधा उपासनाप्रकार । कोणते याबेगळे ळेखावे? ॥ १२०६ ॥ चरित्रे 
जीं नाना अवतारी । तीं कीर्तनांत आटलींच याउपरी । बहुधा उपासना 
अंतरी । ध्यान मत्स्यादि मूर्तीचें जरी म्हणावें. ॥ १२०७ ॥ तरी काय दहाच 
मत्स्यादि अवतार । अवतार दिव्य ईश्वराचे अपार । घ्यावे कोण टाकावे कोण - 
हा विचार । युक्त न दिसे सर्वेथा. ॥ १२०८ ॥ कोणी ऐसाचि अर्थ बोळती |. 
त्तरी ते बोलिले यथामती । बहुधा भजनाची हे रीती । कीं इंद्रादि रूपें यजन 
एकरा सर्वेश्वराचे, ॥ १२०९ ॥ आतां “बिश्वतोमुख' उपासना । 'विश्वत- 
अक्षु' इलादि वेदाथरचना । हृदर्यी घरोनि म्हणे अ्लैना! । 'विश्वतोमुख' 
भजती कित्येक. ॥ १२१० ॥ चैत्तन्य तंतु जग अंबर । मूती पटी विणिल्या 
चराजर । नेत्र, सुख कर चरण मांडिया उदर । अंग अंगतंतूच तो अवघा. 
॥ १२११॥ बिना तंतु न दिसे मूर्ती । ऐसी चराचराची आत्मस्कर्ती । 
*विश्वतोमुख' निश्वमू्ती । हेचि उपासना एकासी. ॥ १२१२ ॥ ऐसे वणिले 
मक्ते । यांत कोणी अपरोक्षसाक्षात्कार्‍्युक्त । कोणी ज्ञान नसोनि अनुसक्त । 


द्र ८ बामनपंडितकृत 


खचरणीं ऐसे वर्णिले. ॥ १२१२ ॥ एवं ज्यांच्या दैवीप्रकृती । ते आपणातें 
भजती । आणि आासुरी प्रकृति मानवजाती | न भजती आपणातें.॥१२१४ ॥ 
रेसें बोळतां येथवरी । 'बिश्वतोमुरब' उपासना हुरी । शेवटीं बोलिला याउ- 
परी । तें विस्तारूने बोलेळ या छोकापासुनी. ॥ १२१५ ॥ 


अहं कतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमौषधम्‌ । 
मंत्रो; हमहमेदांज्यमहमभ्िरह हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


, अगा! क्रतु मी अर्जुना! । यज्ञ मी पांडुनंदना! । क्रतु म्हणजे थुत्युक्त होम- 
रचना । यज्ञ ते स्मृत्युक्त. ॥ १२१६ ॥ अथवा क्रतु सास म्हणती । कीं यूप- 
स्तंभ जेथे उभारिती । यूपसंभावांचूनि यजिती । यज्ञ त्याला म्हणिजेतें. 
॥ १२१७ ॥ आतां अतुर्‍ज्ञी देवतांच्या नामें आहुती । होमितीं खाहा म्हणोनि 
म्हणती १ पितरांस पिंड तिळ जळ देती | स्था म्हणोनी. ॥ १२१८ ॥ येथें 
खधा मी म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे यावरूनी । श्राद्धे तपेणें पितृकार्ये या खधा 
शब्दे करूनि । भगवदू्पे पहावीं हा भाव. | १२१९ ॥ आतां ओषधि मी 
म्हणतसे । कीं धान्यें शेतीं उगवतां वाढतां जें दिसे । त्या ओषधि आणि धान्य 
गबसे । औषध म्हणावें तयातें. ॥ १२२० ॥ अनें क्षुधा हरती । अन्ने पुष्टीही 
करिती । तीं अने औषधें आणि नाना रीती । रोगहर औषधाच्या जातीही 
रेशाच. ॥ १२२१ ॥ एवं ्रतुयज्ञ देवांकारणें । आणि श्राद्वादि पितरांनिमित्त 
जें करणें । क्रतुयज्ञ खधा शाब्दाचें हें विवरण । सूचवूनि मी औषधी म्हणे हें 
हबिद्वेव्य. ॥.१२२२ ॥ आतां मंत्र आज्य अम्नीही मी । म्हणे सकळा यज्ञाचा 
खामी । आणि इंत जालें जें होमी । तेंही मी म्हणतसे. ॥ १२२३ ॥ हें बोले 
.खयें भगवान्‌ घह्ठुण । जें तें म्हणे आपण । भगवच्छब्दी ज्ञानगुण । ते खूण 
सूचवी ये स्थळी. ॥ १२२४ ॥ उत्पत्ति वृद्धि परिणाम अपक्षय । शेबटी नाश 
ह्याचा तो क्षय । सर्वही स्त्रकल्पनामय । जाणे कल्पक आपण. ॥ १२२५ ॥ 
वेष नट दाखबी निपुण । तैसा विश्वरूप आपणातें आपण । कल्पी भगवान्‌ 
बह्ुण । ज्ञानगुण ल्या कल्पनेच्या साक्षित्वे. ॥ १२२६ ॥ प्रस्तुती क्रतु यज 
श्राद्ठ तपण । क्रियारूध कल्यूनी आपणा आपण । जालों मौ स्वयें षह्ठूण । 
हें सूचवी. ॥ १९२७ ॥ तैसाच ओषधींचा उद्भव | दृद्धि परिणाम कणिस 
धान्यादि भाव । कल्पून जाळों स्तरयमेव । मी देवाधिदेव हें सूचवी.॥१२२९॥ 
रेसेंचि मंत्र आज्य हुत । इत्यादि यज्ञप्रकार बहुत । ते स्वयें मीच जाठों सग- * 





९ अध्याय] यथोर्थदीपिका, रेट 


बंत । आपणांस आपण कल्यूनी. | १२२९ ॥ ज्राह्मण कल्पिळे मने । खां 
च्याच हातें यहुसाधनें । कल्पून करविलीं कल्पकानें । तरी ते कल्पना त्या- 
चीच. ॥ ११३० ॥ अह्मी मायेचा उगम । होतां सृष्टि सकळ पुरुषोत्तम । मनें 
करून स्थावर जंगम । कल्यूनि आपण होतसे. ॥ १२३१॥ तत्वें आधी नि- 
मिलीं | मग अनंतानंत ब्रहांडें केलीं । तीं तत्त्वे जरह्मांडें जालीं । त्यास काय 
सामम्री होती तेधवां! ॥ १२३१२॥ नाना घातु आणि माती | ईश्वरछत सांपडे 
आयती | तरीच ह्यांचे घटादि पदार्थ घडती । कुंभार सोनार लोहार त़रांबठ, 
॥ १२९३ ॥ श्रुति वी सृष्टीहूनी । म्हणती कांहींच नव्हतें म्हणोनी । आणि 
'झर्णनामिद््टीतें करूनी । सृष्टि इश्वर करी हेंदी श्रुति वर्णिती. ॥ १२३४ ॥ 
किडा ऊर्णनामि तंतु उगळी । य्यांत खेळे पुन्हा गिळो । दैशी हे सृष्टि सगळी | 
निर्मी हर सो. र. ॥ १२२५ ॥ राहाट अथवा चाती.। कापूस बाख ताग 
पोटांत नसती । माशीएवढा किडा कोणे रीती । तंतु अपार पोटांतूनि काढि- 
तो? ॥ १२३६ ॥ ऐसा ईश्वर सर्वेश्वर । कल्पोनि निर्मितो चराचर । येविषर्यी 
प्रमाणें अपार । बोलतां ग्रंथ वाढेळ फार. ॥ १९९७ ॥ मन मायेचेंचि केलें| 
त्या मनें पक्मनाभरूप आपणातें कल्पिलें । नाभिपश्नी तेथें निर्मिळें । जह्षयातें, 
॥ १२९८॥ तो ईश्वराचा पुत्र मानस । ब्रह्मा लोकपितामह म्हणावें ज्यास । 
सनकादि मरीचि करमादि त्यास । जाळे मानससुत सकळ, ॥ १२१९ ॥ 
ह्यांत पुरुष एक मु म्हणोनी । झतरूपा म्हणोनि त्याची कामिनी । म्नेचि 
दोनी निमुंनी । ्ञह्मा म्हणे सृष्टि करा. ॥ १२४० ॥ तीं दोवें भूतळा आलीं | 
भूतळी अन्ने भक्ष, लागलीं । तीं अनेही निर्माण केलीं | मनेंचि करूनियां जर्ह- 
यानें. ॥ १२४१ ॥ निरुणीं मायेचा अंकुर । तेव्हां इश्वर सगुण पारे तोही 
निराकार । पग्ननामरूप त्याचा अवतार । मनोमय कल्पना इश्वराची.॥१२४२॥ 
शरीर जह्मयाचें त्यापासुनी । य्याणें मनु शतरूपा त्याची, कामिनी । घान्ये* 
आणि सकळ डोक मर्नेच करुनी । सृष्टि केळी पोरे अपूण. ॥ १२४१ ॥ 
भगवद्भक्ति एर्वी ज्यांस । आणि विना ज्ञान पावले नाहीं मोक्षास । तितके विना 
गर्मवास । मानस मनेंचि उपजले, ॥ १२४४ ॥ प्रंतु गभवासाविना । ज्यांस 
उत्पत्ति सर्वथा असेना । ऐसे जीव अनंत माना । ते उपजतां न बसती डोक 
चवुदेश. ॥ (२१४५ ॥ चतुर्दश डोकरचना । धार्न्ये आणि मानससष्टीही 
नाना । मज शतरूपा हे सकळही कल्पना । खस्वरूपीं सर्वेश्वराची.॥१२४९॥ 








३९०७ वावनपेडितकृत 


जह्मा आचेचि रूप कल्पित । सनकादि मतुजतरूपीपर्यंत । घान्यें चतुर्दश 
छोकही भगवंत । जाळा आपणास आपण कल्पुनी, ॥ ११४७ ॥ मानससृष्टि 
येथबरी । मेथुनसृष्टि या! उपरी । श्युक्रशोणितापासूनी जाली परी । हेही इधर- 
कल्पना. ॥ (२४८ ॥ समी मनेंचि कल्पिली कामिनी । तीस स्मकल्पित 
पुरुषापासुनी । संतान जाले मैथुनें म्हणोनी । मने कल्पिळें नन्हे तें काय £ 
॥ १२४९ ॥ खपीं नगर-नय्या पर्वेत । जैसी सकळ मनःकल्पित । खप्ीं 
मिथुन[पासूनि जाले सुत । तेही तैसेच कल्पित जे रीती. ॥ २५० ॥ ऐसा 
प्रपंच सकळ । मनुशातरूपापर्यंत कल्पित केवळ । मिथुनसृष्टी तेथोनि 
पुष्कळ । हेही कल्पना ईश्वराची. ॥ १२५१ ॥ मानस मनुशतरूपा मिथुन । 
मानस अन्न शुक्र शोणित मैथुन । थरुक्रशोणितापासूनि तेथुन । मिथुनसृष्टि- 
कल्पना हेही मानस. ॥ १२५२ ॥ परि हे मिथुनसृष्टी । उपजतां दिसते जे 
जे दृष्टी “या सृष्टिदृद्धीस मूळ दृष्टी । पजन्याची. ॥ १२५३ ॥ देवांअधीन 
ते ब्रष्टी । ते आहुतिद्वारा पाबोनि तुष्टी । दृष्टि करितां मिथुनसृष्टी । दृद्ि 
पावते यथाकाळें. ॥ १२५४ ॥ आणि संतानबृद्धीस ह्देतु पितर । यज्ञें तोषती 
ते पितर आणि सुर । त्यास साधन ओषधि म्हणोनि सर्वेश्वर । इतकेंही पूर्व- 
'छोकीं बोलिला, ॥ १२५५ ॥ ते सृष्टिटृद्धि हेतुरचना । आपण आणि आपली 
कल्पना । म्हणोनि क्रतु यज्ञ खधधा ओषधि मी अर्जुना ! । मंत्र आज्य अग्नि हत 
मीच ऐसें सूचवूनि बोलिला. || १२५६ ॥ ऐसी देव पितर करित दृष्टी | 
वाढली हे मिथुनसृष्टो । आणि मानस मनु शतरूपा जह्मा न दिसती दृष्टी । 
हे दृष्ट भदृष्ट मीच म्हणतो या छोकीं. ॥ १२५७ | 
पिताहमस्य जगतो माता 'धाता पितामहः । 
बेद्यं पबित्रमोकार च्ुक्‍्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

* अगा! मीच या जगाचा पिता । मीच या जगाची माता । मीच पितामह ज्याचें 
नाम धाता । अर्जुना! जाण. ॥ १२५८॥ चौऱ्याशी लक्ष योनी । जगीं वसती 
म्हणोनी । चौऱ्याशीं लक्ष योनि यावरूनी । जग म्हणावें.॥1१९५९॥ या चौऱ्याशी 
खक्ष योनी । मनुष्यदेव्ठची जोडी म्हणोनी । सर्वा मनुष्यांस जे मायबाप दोनी । तींचि 
मायबापें चौऱ्याशी ठक्ष योनीची. ॥ १२९० ॥ "कर्मानुबधीनि मनुष्यलोके? 
म्हणोनी । पंचदशी या 'छोकचरणें करूनी । कर्मबंध या मलुष्यदेहींच यावरूनी । 
सर्वयोनिकर्मे मनुष्यदेहाची, ॥ १२६१ ॥ मुष्यमात्राचा उपज । मनपासूनि, 





९ भब्याय] यचार्यदीपिका. शध 


म्हणती मनुज । माता शतरूपा पिता मच तेव्हां सहज । पितामह धाता अह्या 
सकळांचा. ॥ १२६२ ॥ बाप आपल्या बापाचा । पितामह तोचि ज्या त्या 
मानवाचा । ऐसें असोनि कां बेदबाचा । ढोकपितामह म्हणे अक्मयातें£ 
॥ १२९१३ ॥ मलु मनुष्यजातीचा पिता । झतरूपा सकळ मनुजांची माता । 
पिता त्या पित्याचा स्वयंभु घाता । स्वायंभुव मनु नाम याचें. ॥ १२९१४ ॥ 
वग्ननाम विष्णु खयें ज्मा जाला । म्हणोनि स्वयंसु म्हणावें अह्याला | ब्रह्म” 
ख्पें मनें कल्पिळें आपणाला । तो खयंसु मनें कल्पी मनूर्ते. ॥ १२९५९ ॥ 
स्वायंभुव मनुजजातीचा पिता । त्या जातीचा पितामह स्वयंभु ब्रह्मा तत्वता, | 
* म्हणोनि आजा पितामह विधाता | सकळा जगाचाही. ॥ १२६६ ॥ कीं चो- 
र्‍याशीं ठक्ष योनी । मनुष्य स्वकर्मे होतो म्हणोनी । जगाचा पितामह आजा 
यावरूनी । बर्मा पिता मनुजजातीच्या बापाचा. | १९१७ ॥ एवं अह्या मनु 
जैसी मनाची कल्पना । तैसीच मिथुनसृष्टिरचना । ऐसे सूचवूनी अर्जुना | 
जगदुरु श्रौकृष्ण बोले, ॥ १२६८ ॥ कीं ओषधशब्दें ओषथि अने । आप- 
णचि आणि कतु यज्ञ यांचीं बृष्ट्यादि साधनें । आपणचि तेव्हां या भन्नापा- 
सूनि उत्पन । तींही भूतें आपण हा भाव. ॥ १२६९ ॥ कीं हीं भूतें मानसा 
अनापासुनी । आणि मानसा मनुमरीच्यादिकांपासूनि म्हणोनी । हींही मान- 
साचीं जाण यावरूनी । ऐसें येथे सूचवी. ॥ १२७० ॥ मिथुनतसृष्टीस कारण | 
ते मानतच अवघे मनु त्हषिगण | त्यांचें संतान जग ऐसी स्पष्टही खूण | विभू- 
तिअब्यायांत बोलेल या शहोकी. ॥ १२७१ ॥ 
दरमाध्यायलोक--मह्षयः सत पूर्व 'चत्वारो मनवस्तथा । 
मज्लाबा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ 
सत्त भृग्वादिक । यांडूनि पूर्वा चौघे सनकादिक । आणि मनु अगा! 
ज्याच्या संततीनें ढोक । भरले चैतुद्राही. ॥ १२७२ ॥ एं आजा बाप माय 
अन्ने । ज्यांपासूनि भूतें सर्वही उत्पन्ने । हीं सर्व मानसें तैसींच मनें । हीं भूते 
कल्पिलीं हा भाव. ॥ १२७९ ॥ मने कल्पिली मिथुनें | मनेंचि कल्पिली 
यांची मैथुनें । मने गर्भ मनें संताने । मळताही कल्पीळ,* || १२७४ ॥ परि 
क्षणिक भलतियाची कल्पना (-असोध ईश्वरकल्पनेची रचना । एवं चतुर्दश 





, १. मरीचि; अत्रि, अमिरस, पुलस्त्, घुळद, कतु आणि वसिष्ठ, २. सूळोंक, भुवलोंक, 
स्व, मह्लोक, जल्ोळोक, तपोलोक आणि सत्यठोक हे बरचे सपतळोक मांदेत, भतल, बिवळ; 
दतरू, रसावळे, तळातळ, महातल आणि पाताल दे खालचे सघलोक आहेह, 


1.14 बामनपंडितकृत 
*छोक देह नाना । कल्पना सर्व भगवंताची. ॥ १२७५ ॥ पिता माता अन्ने 
माशी कल्पना । म्हणोनि लया लया वेषें मीच आहें अजुना! । तैसीच चराचराची 
रचना । माझी कल्पना मीच हा अर्थ, ॥ १२७९ ॥ 'ममात्मा भूतभावनः 
म्हणोनी । राजविद्याप्रकरणी बोलिळा ययावरूनी । विश्व कल्पितो बुद्धीकरूनी 
बुद्धि कल्पिते म्हणे या भाव, ॥ १९७७ ॥ सर्वेही भूतरचना । माझे उपाधीची 
कल्पना । तिचें अधिष्टान मी चित्सवरूप अजुना! । तेव्हां विश्व मीच हें कृष्ण- 
रूप मीजैसा. ॥१२७८॥ म्हणोनि उत्तराधी जगत्खामी । आदीच म्हणतो कीं 
वेद मी । म्हणजे जडीं पटी स्थावरजंगमीं । वेद्य मी तंतु चित्खरूप.॥१२७९॥ 
तेब्हां चराचराची रचना । मजमाजीं माझ्या मायेची कल्पना । जाणावें तें इत- ' 
केंचि अर्जुना ! । वेद्य म्हणजे तें जे जाणावें. | १९८० ॥ चित्खरूप सुवर्ण- 
मात्र । चराचर अलंकार हें विचित्र । वेद्य जें परम पवित्र । तें उपादान सर्व 
जाणणें इत्तकेंचि, ॥ २८१ ॥ अविद्यानिमित बिचित्र । जडमास अवघा अप- 
वित्र । वेद्य ला मिथ्या सर्पी पवित्र । हार दिव्य सुमनाचा. ॥ १२८२ ॥ दृष्टि 
आदीं शिवे हार । तेव्हां देखे मुजंगाकार | चराचर प्रपंच सार । प्रतीतिगोचर 
मजकारितां. ॥ १२८३ ॥ तेव्हां हार दिसे तोचि असे । सर्प नाहीं जरी भासे | 
बं वेद्य आत्माचि गवसे । प्रपंच नाहींच तो कैंचा. ॥ १२८४ ॥ पत्र ऐसें 
तें मी गोविंद । त्यास साधन चारीही वेद । क्रुम्वेद यजुवेंद सामवेद । अथ- 
वण संग्रह तिहींचा. ॥ १२८५ ॥ यांत श्रेष्ठ ओंकार । तो मोच वर्णरूप 
सर्वेश्वर । की सृष्टि स्थिति संहार । त्रिमूर्तप्रतिपा्य ओकारी. ॥ १२८६ ॥ 
ऐसी मानस आणि मिथुनसृष्टी । दोहींकडे मानसकल्पनारूप दृष्टी । अजुना! 
देऊनि पाहें ऐशा गोष्टी । बिश्वतोमुख उपासनाप्रसंगें येथवरी बोलिला. 
॥ १२८७॥ हीं भूतें जडें यांत जीव। तेही मीच अंशरूपें खयमेत । पारे ते 
अविद्येने युक्त सर्व । नेणती रहस्य ऐसें. ॥ १२८८ ॥ यांस कर्मालुरूप फळ। 
ती फळें फळदाता मीच सकळ । या प्रसंगें ईश्वर्व घननीळ । आणि सर्वात्म- 
त्बही वदतो या 'छोकापासुनी. ॥ १९८९ ॥ 
गतिभैत' प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुह्ृत्‌ । 

अगा! जग मौ स्त्र्‍यें जगत्पती । तेव्हां मीच सर्वा जीवांची गती | 
बहुविधा गति परंतु रीती । तिनीच सर्वा गतींच्या, || १२९० ॥ एक मुक्तिअ- 
उनरादृत्ति । खर्गोदि ळोक पुनरावृत्ती । तिसरी चराचरूपें उत्पती । सर्वे, मीच. 


१. जाणतां येत्रो असा. 





९ भ्या] यथार्थदीपिका. रर. 


तेव्हां मीच गति सर्वाची. ॥ १२९१ ॥ ज्ञानें मुक्ति कमें गती । परि देणारं 
मीच जगत्पती । म्हणोनि मीच मायाधिपती । भता धनी सर्वाचा. ॥१२९२॥ 
जो जयाचा पाळनकती । तो म्हणावा त्याचा भती । पुढिलिये शहोकी विश्व> 
भतो । भर्तुपणही बोलेळ, ॥ १२९१ ॥ म्हणसी तूं विश्व अंश तुझे जीव | 
कमेंकरून गतिही खयमेव । तेच कां न पावती तूं देव । कां' देसी गति 
तयांते£ ॥ १२९४ ॥ तरी मी प्रभु समर्थ भगवंत । ते अविद्येने बद्ध अस्‌ 
म्थे अल्लंत । आणि जें करिती तें मी साक्षी अनंत । जाणतों कर्मे तयांची. 
॥ १२९९५ ॥ समर्थ आणि साक्षीपण । म्हणोनि गतिदायकही मी आपण| 
* तूं कां पाहतोस जीवांचें आचरण । म्हणोनि म्हणसी तरी मी निवासचि ल्या 
सर्वाचा, ॥ १२९६ ॥ साक्षित्व माझा सहज गुण । आणि ते, मजमाजी 
वसती जीवगर्ण' । लया साक्षित्वीं समर्थपण । फळ द्यावयाचें अनादी.॥१२९७॥ 
साक्षित्व प्रभुत्व हे दोनी । उपाधि अनादि माझे म्हणोभी । गतिप्रदत्ब ल्या दों 
गुणेंकरूनी । ईश्वरतवीं लागलें. ॥ १२९८ ॥ आतां कर्मानुरूप फळ । तरी 
तुज कां भजती विवेकी सकळ | म्हणोनि म्हणसी म्हणे मेघनीळ । तरी मो 
झरणरक्षक शरणागतांचा. ॥ १२९९ ॥ जे मज रक्ष म्हणती । त्यांस देतों मी 
निज गती । सृत्युकाळापासुनी मी श्रीपती । रक्षितो सहज कल्पदृक्षस्वभाव. 
॥१३००॥ आतां कल्पवृक्ष अज्ञ । तूं करुणासमुद्र सर्वज्ञ । शरण न येती त्यांसही 
कॉँन करिसी अमिज्ञ। कीं शरण या मातें म्हणोनी ! ११० १॥ न मागतां नेदी 
कल्पद्रक्ष । शरण न येतां न रक्षिसी तूं अंबुजाक्ष | हा सहज गुण तुझा 
वर्णिती दक्ष । परि दयाळू सर्वही तुज म्हणती. ॥ १३०२ ॥ जरी आपणास 
ते येती शरण । यास कांहीं न रचिसी कारण । तरी तूं सुहृद भूतांचा आपण | 
दुक न होसी यास्तव. ॥ १९०३ ॥ ऐसें म्हणेळ पार्थ । म्हणोनि म्हणतो. 
समथे । कीं मी सुहृत्सख यथार्थ । दुह्ेद्‌ नव्हे कोणाचा. ॥ १३०४ ॥ वेदर 
झास्र पुराणें अवतार | प्रगट करोनि वारंवार | शरण भ्राले' त्यांचा केळा 
उद्धार । ज्यासरूपें चरित्रे तीं कथिठीं. ॥ ११०९ ॥ कीं पुराणांचे करावें 
श्रवण । आणि मज यावें शरण | मग म्यां वेदांतरहस्य विवरण । गुरुखूपें 
करावें तयांते. ॥ ११०९६ ॥ म्हणोनि मीच भगवंत । 'व्यासरूपें वेदांताचा 
सिद्रांत । ब्रह्मसूत्ररूपें बोलिलॉ तो बेदांत । तारक जनां सर्वाचा. ॥ ११०७॥ 
पंचेदशाध्याय़ांत म्हणोनी । 'बेदांतकृद्वेदविदेव 'चार्ह' या 'हो्कें करोनी । 
* व्यास मीच ब म्हणेल यावरोनी । सुद्ृत्सला सव यावरोनी । सुहृत्सल्ा सर्वा भूतांचा. ॥ ११०८ | मजु 
१. शु: टू 





१९४ बामनेपंडितकृत 


झरण यादें म्हणोनी । पुराणें केलीं चरित्रे करोनी । निर्दयत्व दोष या गोष्टीव- 
रोनी । गेळा माझा. ॥१९०९॥ राजा अन्नसत्र निर्माण । न करितां गेले क्षुघेनें 
प्राण । तरी त्यांच्या हत्येचें कारण । राजा होतो. ॥ १३१० ॥ तो भन्नसत्र 
करी| त्यांत न जेविती एक दोघे जरी । आणि मरती क्षुधेनें तरी | काय करावें 
राजानें! ॥' १३११ ॥ तैसे आत्मघातक नर । जरी पुराणश्रवणीं न होती 
क्वत्पर । निदेय न म्हणावा सर्वेश्वर । तो सुहृद सखाच सर्वीचा. ॥ १११२ ॥ 
आतां बुद्धि प्रेरूनि ते नर । करावे श्रवणतत्पर । तरी सर्वसम सर्वेश्वर । सर्वास 
त्या तारावें. ॥ १११९ ॥ मोक्ष सकळांस द्यावा । तरी नाश होणार स्ववै- 
भवा । खखरूप स्त्वैभव देवाबिदेवा । न नावे सर्वेथा कीं तें अभंग. * 
॥ १३१४ ॥ कीं जरी नासे जरह्म । तरी नव्हे प्रपंचाचा उगम । जीवांवांचूनि 
हें स्थावर जंगम । उपजेळ कां? ॥ १६३१५ ॥ न उपजतां जग । ईश्वरैम- 
वाचा भंग । जीब सर्वे मुक्ति पावती मग । जग हें कोणा कारगें? ॥ १९१६॥ 
न उपजे बिश्वहुम । जरी नासे याचें बीज निर्गुणब्रह्म | तें अव्यय बीज परम | 
सृष्टिस्थितिसंहाररूप वृक्षाचे. ॥ १११७ ॥ जें बीज तो दृक्ष द्दे प्रसिद्ध । 
म्हणोनि सुद्ृदपण आपलें सिद्ध । करावया बोलतो उत्तरार्ध । या 'छो- 
काचे, ॥ १६१८ ॥ 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निघानं बीजमब्ययम्‌ ॥ १८॥ 
प्रकर्षे पुनः पुनः उद्भव । तो प्रपेचाचा म्हणावा प्रभू्न । तो मीच 
कीं. बीजचि संमध | म्हणावा वृक्षाचा. ॥ १३१९ ॥ तैसाच पुनः पुनः प्रकर्षे 
डय | त्यास म्हणावें प्रय तो प्रयही मीच कीं स्वकल्पनामय । मीच होतों तो 
- ज्य पावलों खरूपी. ॥१९२०॥ किरणचि जेब्हां भृगतोय । तेव्हां किरणचि 
याचा उद्भव ल्य । किरणचि म्हणोनि निश्चय । मनुष्यदृष्टि स्थितिकाळी.. 
॥ १३२१ ॥ म्हणीनि स्थान म्हणिजे स्थिति । तेंही मीच म्हणे श्रीपती । कीं 
किरण बीजच स्वयें जे रीती । गृगजळरूपें भासते. ॥ ११२२ ॥ किरणेंचि 
उत्पत्ति स्थिति ळय । म्ृगजळरूपें पावोनि खर्यें अव्यय । प्रतिदिनीं होय 
जाय । सृष्टि स्थार्ति संहार मृगजळाचा ये रीती. ॥ १३२३ ॥ बीज 
होऊनि अव्यय । बीज होऊनि अद्य । मृगजळ उपजोनिही न घडे 
व्यय । किरणाचा इतरा बीजासारिखा. | १२२९४ ॥ उर्गेचि मृगजळाचें बीज | 
किरण म्हणतां होतो उपज । इतरा बीजाचें नासे रूप निज! हे यथास्थित तेज * 
सू्योचें. ॥ १३९९ ॥ बीजनाशं होतां अंकुर । तेज शाश्वत होतांही मृगनीर 


९ बाय] मयार्थदीपिका, 10 


म्हणोनि सृगजळाचें निधान म्हणती चतुर । प्रकाशास सूर्याच्या. ॥ १२२१ 
जैसा घट जळाचें निघान । निधान म्हणजे ज्यांत ज्याचें स्पापन । तरी घरठांत 
घाडांबें टाकावे जौवन । घट तों न नासे बीजासारिखा. ॥ १२२७ ॥ परि 
घटा जळा ऐक्य न घडे । आणि घट बोजत्वें न सांपडे । ज्या दृष्टांती साम्य 
पडे । इतकेंही तो मृगजळ किरणांचा. ॥ १३२८ ॥ मृगजळ जैसें किरणी । 
उत्पत्ति लय पावे यरैषा पाणी । नाश न पाबे कोणे क्षणी । म्हणोनि जैसें 
किरण निघाम म्ृृगजळाचें. | १३२९ ॥ परि घटांतूनि न निघतांही माणी । 
प्रतीतीस ये तैसें किरणीं । प्रमया न ये ल्यानंतरक्षणी । नाहीं म्हणावें तरी 
उद्य पावे तें. ॥ ११६० ॥ असोनि नये प्रल्या । तेव्हां निधान केंवी म्ह- 
णावें तया । तेन्हा मुगांबुबीजचि म्हणावया । योग्य होय किरण तें.॥(१३१॥ 
कीं बौजांत बृक्षाचा प्रत्यय । नसोनिही ब्रक्ष असे हा निश्रय । प्रय नये तरी 
ग्रुगांबूदय । किरणीं होणार बीज यालागीं. ॥ १३२२॥ तरी अंकुर होतां 
नासे बीज । न दिसे याचें रूप निज । किरण जळभासाहूनि पूर्वी होतें सहज । 
तैसें मृगजळ उपजतां. | ११३३ ॥ नव्हे निधान एका विचारें । नव्हे बीज 
एका प्रकारें । निधान्दी होय बीजही होय निधोरें । त्याच्या एक एका गुणा- 
च्या. | १९३४ ॥ प्रया नये परि असे । किरणीं जेन्हां जळभास न दिसे। 
कीं प्रगुट होतां दृष्टीस गवसे | यास्तव किरण निघान मृगजळाचें.॥ १९१५॥ 
आणि बीनदृक्षन्यायें किरणापासुनी । मृगजळ उपजे यावरूनी । किरण बीज 
होय परि न नासती म्हणोनी । बीज अव्यय ऐसें म्हणावें. ॥ १३१६ ॥ सुचे 
इत्यादि निर्णय । ऐसें वचन बोळे कश्णाळय | कीं निधान बीज अव्यय । मी 
या जगाचें अर्जुना! ॥ १११७ ॥ कीं मजमाजी ळय पाबोनी । प्रपंच निघे 
मजपासुनी । याचें निघान मी म्हणोनी । म्हणतों यास्तव, ॥ ११६८ ॥ कीं 
पेटीत धन रिघतां न दिसे । दिसे जेव्हां र्‍या पेटीतून तें निघतसे । जे चतुर 
देखती ऐसे । ते पेटी म्हणती निधान ह्या धनाचे, ॥ १३१९ ॥ तैसा मज- 
माजीं ळ्य । मजपासूनि या जगाचा उदय | तेव्हां निधान मी अद्य | या 
जगाचा होय कीं. ॥ ११४० ॥ परि जालिया जगाचा -ल्य । जों न होय 
मायेचा उद्‌य | तोंबरी जगाचा नसे प्रत्यय । किरणीं मध्यान्ह टळतां जैसा 
मुमजळाचा, || १३४१ ॥ तेव्हां प्रयय नसोनी । उपजे मायुती 

सुनी । प्रत्यय नसोनि बीजामधूनी । बृक्ष निघे जे रीती. | ११४२ ॥ गोनी 





१. खोडे 


३ बाभनपंडितडल 


मी अद्य । बीज प्रपंचाचें 'जगन्मय । पारे इतर बीज नासे मी अव्यय । नाश- 
रहित बीज या जगाचे, ॥ ११४९ ॥ एवं बीज आणि निघान । जगाचा ळय 
आणि उदयाचें स्थान । आणि नव्हे अन्या निघाना बीजासमान । अच्यय 
निघान अव्यय बीज. | १३१४४ ॥ इतर बीजही नाझरहित | की फळीं प्रगटे 
निश्चित । परि सद्य असे नाश पावत । तैसें नव्हे बीज प्रपंचाचे. ॥(१४५ ॥ 
थाणि इतर बीज नासे विटे, तरी अंकुर होणें पुनः खुंटे । प्रपंचचीज न विटे 
न फुटे.। न खुंटे उद्भव प्रपंचाचा. ॥ ११४६ ॥ बीज नासे जयाचें । उप- 
जणें खुंटे तयाचें । तेव्हां सृष्टि स्थिति संहार होणें जगाचें । न चुके कदापी. 
॥ १३४७ ॥ समथ इश्वर तथापी । ऐसें न करूं शके कदापी । कीं प्रपंच 
आपल्या स्वरूपी | न उपजे हा भाव या अर्धे सूचवी. ॥ १३४८ ॥ प्रपंच 
जीबमूळ । ते मुक्ति पाबतां सकळ । कां उपजे प्रपंच माया मृगजळ । आणि 
तो तों सर्वथा उपजणारं. || १३४९ ॥ कीं बीज तयाचें अव्यय | बीज तो 
अंकुर हा निश्चय । याकारणें न मागतां करुणालय । मुक्ति नेदी सी जीबांसी. 
॥ ११५० ॥ खं अनादि जैसे जीव । अनादि जेसा देवाधिदेव । तैसें न 
मागतां मुक्ति नेदी तो स्यमेत्र । हेंही अनादि. ॥ ११५१ ॥ मुक्त करावे 
सकळ । ऐसें सर्वोबरी कृपाजळ । सर्वदा वर्षे मेघनीळ | परि पाळ्ये घट 
जनाचिया मुमुक्षेचे. ॥ १३५२ ॥ आतां ईश्वरें शक्तीकरूनी । मुमुक्षा लयांस 
उपजवूनी । मोक्ष द्यावा तरी कोणास सोडोनी । कोणास द्यावा? | १२५३ | 
स्वीस द्यावा जरी । प्रपंचचि नव्हे त्या उपरी । तो प्रवाह खुंटे तरी । कीं 
बीन नासे जरी लाचे. ॥ ११५४ ॥ म्हणोनि मोक्षाची अपेक्षा । ते अपेक्षा 
म्हणावी मुमुक्षा । तीवांचूनि कोणी न पावे मोक्षा । अनादि सहज निवीह हा 
ऐसा. ॥ १२९९ ॥ आणि दयादृष्टि सर्वीवरी सम । वर्षे अनादि सहज गुण 
सर्वोत्तम । मेघजळेंचि मोती उत्तम | विषेयळता वाढे जळें घनाचिया.॥॥१९५६१॥ 
मुक्लयपेक्षा म्हणावी मुमुक्षा । विषयभोगापेक्षा म्हणावी बुमुक्षा । फळ दे ईश्वर 
जैसी अपेक्षा । इतकेंचि सहज अनादि ळृपाळत्व इश्वराचे. ॥ ११५७ ॥ हो 
सकळांचें कल्याण । म्हणोनि अवतार बेद झास्र पुराण । करोनि तरणोपाय 
निमोण । सैद्दत्‌ सर्वोचा अपेक्षा मात्र सर्वाची पुरवितो. ॥ १३५८ ॥ या भावें 
सुहृद आपण ! म्हणे एर्वोर्धेकरून । सर्वास मोक्ष कां नेदी तरी आपण । अलयॅ 
बीज प्रपेचाचें म्हणे उत्तरार्धा. ॥ ११५९ ॥ होणें न चुके प्रपंचबृक्षा । म्ह- 
णोनि मोक्ष नसे बिना मुसुक्षा । भजतां पुरवणें ज्याची जेसी अपेक्षा । सहज 


१. शेकाधांने, १९. विषयाची बेल, ३. सर्बीचा सखा; मित्र. 





९ भष्याय] ययार्यदीपिका- १६७ 


दयाळत्व इतकेंचि ईश्वराचे. ॥ ११६० ॥ एबं आपण सुहृद सर्वाचा । हा 
शब्द उत्तरार्धे केळा साचा । आतां यापुढें वाचा । सुद्ृदपणविवरणाची. 
॥ १३६१ ॥ कीं पार्थ म्हणेळ जी यदुपती! । जे तुझी पुराणें न जाणती । 
त्यांस कृपाळू तूं कोणे रीती । सुद्ृदपण दाविसीळ आपलें £ ॥ १३६१२ ॥ 
आणि तुमचा सुह्ृत्सखा भती । तुम्हां सकळांचा पाळनादिकती । मी आहें 
रेसी बाता | केंवी विदित करिसी तयांसी £ ॥-१९६१ ॥ याकारणें यापुढें 
होक । बोलों पाहे तो उत्तमछोक । कीं जे वैदशात्रपुराणविमुख,लोक । 
य्यांस पाळितों आणि प्रगट करितों ईैश्वस्वेही. ॥ ११६४॥ भाव कळे.ये 
*रीतीचा । आणि सर्वीत्ममाव आपला समजे साचा । अर्जुनातें ऐसी बाचा । 
बोलतसे या 'हलोकी. ॥ १३६५ ॥ 


तपाम्यदमहं वर्षे निण्हाम्युत्सजामि 'च । 


अर्जुना ! मी पजंन्यवृष्टी । कारेतों तेव्हां सर्व सृष्टी । सकळ भोग भोगिजे 
या दृष्टी । इहलोकी विषय दिसती. ॥ १३९६ ॥ सकाम वेदशात्र पुराणें । 
रऐेकोनि जे यजिती खर्गादिफळाकारणें । उरले ते इहळोकविषयचर्वणें । कृत- 
कृ होती. ॥ ११६७ ॥ तरी मी सुह्ृत्‌ सखा भर्ती । अपेक्षानुरूप सुखकर्ता 
जे जाणती इहळोकमात्राची वाती । त्यांस दृष्टिद्ारा सुख मीच करितसे, 
॥ १६९८ ॥ कीं सुयेकिरणद्वारा | मीच तपतों आणि मेघधारा | मीच वर्षत 
त्या मज हैश्वरा । तर्के समजती ते ऐसें मी करितों. | ११९९ ॥ कीं किरण- 
रूपें मी तपतों । मेघरूपें मी बर्षेतों । मागुती दृष्टि ओढोनि घरितों । मागुती 
सोडितों दृष्टीते, ॥ (१७० ॥ अगा! निथ सूयीचा उदय अस्त। आणि नित्य 
मर्यादा न लंघिती सागर समस्त । इत्मादि माझें शासन ऐसें नेमस्त । लोक. 
नेणती नियेत म्हणोनी, | १२७१ ॥ नियत उदयास्त पावे दिनकर । नियत 
मर्यादा न लंघिती सागर । म्हणोनि यांचा नियंता ईश्वर । ऐसें 'कळेना जनातें. 
॥ ११७९ ॥ वर्षाकाळीं नियत दृष्टी | असती आणि पिकती नियत सृष्टी । 
तरी न दिसे तें तकाच्याही दृष्टी। ईश्वर एक भाहे ऐसें जनातें. ॥ १२७२१॥ 
हें कळावें जना । म्हणोनि दृष्टि अवरितों अजुंना ! | तेव्हां मज जगळीवना । 
स्मरृती लोक. ॥१९७४॥ कोण उपजवी घन? । कोण वर्षवी जीबन? । जरी 
नसे' जगजीवन । विश्वंभर भरता जगाचा. ॥ १३७५ ॥ आकाश नुसतें 











, १ पाऊस पाडून, २. ज्याच्या नियमाचा कर्षीदी संग होत नाहीं भसा. ३, नेहमी 


अडून येणारे. 


शट वामनपंडितकृत 


पोकळ । तेथें मेघ येती सजळ । त्या जळें जीवित्व सफळ । हे कतृत्व श्व 
राचें जन म्हणे. ॥ १९७९ ॥ शार्त्रे पुराणें नेणती । सुहृत्पण ऐसें लांहीप्रती । 
दावितो आणि तर्के मज समजती । ऐशा प्रकारें वर्षतो. ॥ ११७७ ॥ ते इह- 
ळोकसुखचचि इच्छिती । मी तितकेच देतों स्यांप्रती । परे अज्ञुना ! तुझी 
मती । एक विषमत्व येथें मजवरी स्थापीलळ. ॥ १३१७८ ॥ कीं सुहृत्‌ सवीचा 
सम । परि खयं भक्तांस लम्य सर्वोत्तम । इतरांस अन्नादि मात्र देतां विषम । 
केसा नव्हे! ॥ १२७९॥ ऐसें म्हणसी म्हणोनि भाव । दावी परिहार याचा 
बोलतां देव । कीं विषम नसोनि देवाधिदेव। विषम फळ मी देतसें.॥१३२८०॥ 
मीच मुक्तांची मुक्ती । मीच विषयासक्तांची भुक्ती | वैषम्यपरिहारयुक्ती । ऐसी 
बोळतो या उत्तराधे. | ११८१ ॥ 
. असतं चेवः सृत्युग्ध सदसच्यादवमजुन ॥ १९ ॥ 

अम्रृत मीच साच । आणि म्ृत्युही मीच । अप्रपंच प्रपंच 1 सर्वही मी. 
॥ १३१८२ ॥ कीं भक्तांस अमृत । अभक्तांस मृत्यु निश्चित । दोन्ही दोनी 
मीच भगवंत । कीं सत्‌ बरें असत्‌ वाईट सर्वही मीच. ॥ ११८४५ ॥ 
सुस्थळास मार्ग नीट । कुस्थळास आड वाट । परि वाट आणि स्थळें दोनी 
निपट । भूमीच ते. ॥ ११८४ ॥ ह्या दोहींसही सम । भूमि सर्वेथा नव्हे 
बिषम । त्यांच्या करणीनें उत्तमाधम । फळें ते पाबती, ॥ १६८५ |: मीच 
मोक्ष अमृत । जे मुमुक्ष पावती निश्चित । मृत्युही मीच भगवंत । बुभुक्षु 
विषयासक्त पावती, ॥ १६८९ ॥ याकारणें बरें बाईट । दोनीही मीच निपट । 
एकचि तंतु एकचि पट । राजहंस कावळे बिणळे तंतूच तो. ॥ १९८७ || 
अमृत म्रृत्यु मी जेव्हां केवळ | तेव्हां मीच भक्तां अमक्ताचें फळ । म्हणो- 
नियां अर्धे मेघनीळ । ऐसें बोलिला, | १३८८ || ते अपेक्षानुरूष फळ 
पाबती । हे सूचना संज्ञारूपें अुनाप्रती । येथवरी बोलिला आतां जगत्पती । 
स्पष्ट बोलतो येथुनी. ॥ ११८९ ॥ परि अग्रृत मुमुक्ष इच्छिती । तें उचित 
देणें लयांप्रती । गरृत्यु तों कोणी न मागती । तो मृत्यु सकामास कां देतसे! 
॥ ११९० ॥ अजुन ये रीती मनीं । शंका मानील म्हणोनी । अपथ्य पथ्य 
इच्छिता दोही करूनी । रोग आरोग्य पावती न मागतां, ॥ १९९१ ॥ आणि 
आरोस्याची अपेक्षा | तैसो सुमुक्षची मुसुक्षा । पथ्ये आरोग्यषो्धे मोक्षा । 
मुमुक्षु पाबती अमृत तें. ॥ ११९२ ॥ तैसी त्यांस ग्ृत्यूची अपेक्षा । नसे जे. 


२, परमार्थ, २९ श्ेकाबोनि. 





९ अब्याय] यथार्थदौपिका, शशश 


झोंबती सकामपक्षा । म्हणोनि मुमुक्ष फळसाम्य अंबुजाक्षा ।.बोळतां नये सकाम 
फळ म्ृत्यूतें. ॥ १४९२३ ॥ कीं ते भमृत इच्छिती । हे कांहीं मृत्यूतें न 
मागती । अमृत मृत्यु दोनी गती । अपेक्षानुरूप हे रीती घडेना. | ११९४॥ 
आतां अपथ्य रोगाचें मूळ । आणि आरोग्य पथ्याचें फळ । मृत्यु सकाम 
पाबती सकळ । अमृत पावती स्वभक्त. ॥ ११९५ ॥ याप्रकारे मी सम । फळ 
देतांही अधम उत्तम | परंतु इच्छा पाहतां विषम । कीं न इच्छिता मृत्यु देतसे, 
॥ १९९९६ ॥ मोक्ष इच्छेबांचूनि नसे । रृत्यु इच्छेंबांचूनि दिसे । ती याही 
वैषम्यास असे । परिहार कांहीं. ॥ (३९७ ॥ भक्तीवांचूनि मुक्तीही भक्त ।.न 
*अपेक्षिती तथापि होतीच मुक्त | याच्या साम्यें युक्त । मृत्यु न इच्छितां मृत्यु 
बोलणें सकामातें. ॥ ११९८ ॥ न इच्छिता मृत्यु त्यांठा ! न इच्छिता भगत 
यांढा । अपर्थ्य पथ्य सेवी तयां उभयांढा । रोग आरोग्य न मागतांही. ॥११९९॥ 
म्हणोनि जे सकाम । त्यांस पुनः पुनः मृत्यु म्हणोनि मेघश्याम । आदीं बोलतो 
विश्वाभिराम । या दों छोकीं. ॥ १४०० ॥ 

अविद्या मां सोमपाः पूतपापा यैरि्टा स्व्गति प्रार्थयंते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरंद्रलोकमश्ंति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥ २० ॥ 

ते तं भुक्त्या स्वगेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मरत्येकोकं बिशंति । 

एवं, त्रयीघर्ममनुप्रपन्ना गतागते कामकामा लभंते ॥ २१ ॥ 

वेदविद्या अवघिय़ा तीनी । क्रग्वेद यजुनेंद सामवेद म्हणोनी । तिहीं 
बेदमंत्री मारते यजूनी । प्रार्धिती खर्गे. ॥ १४०१ ॥ करूनि सोमवलीरस- 
पान । होती बज्ञें निष्पाप पाबन प इंद्रादिरूपें मी जगजीवन । त्या मातें अभ्नि- 
मुखें ते यजिती. ॥ १४०९ ॥ सखगे परम पुण्यलोक । पुरण्येंच पावती पुण्य-. 
'छोक । यज्ञ करूनि ते याझिक । ल्या खर्गास पावती. ॥ १४०३ ॥ पुर्ण्ये 
सुरेंद्रलोक तो स्वर्ग । त्यातें पाबोनि देवांचे दिव्य भोग" । भोगिती ज्या 
भोगाचा भोगयोग । घडे परम पुण्यें करोनी. ॥ १४०४ ॥ तो स्वर्गलोक 
विशाळ । भोगोनि ते नियतकाळ । तें पुण्य सरतां तत्काळ । मृत्युळोकीं गर्भ- 
वासी प्रवेशती. ॥ १४०५ ॥ ऐसे बेदत्रयाचे धर्म । लांततें शरण तेचि करिती 
काम्य कर्म । ते न जाणती आत्मा ब्रह्म | जाणें येणेंचिं ते पावती. ॥१४०६॥ 
हे इतर देवृता यजिती । आणि मातें यजिती म्हणे श्रीपती । त्यांची ही दैवी 
, प्रहृती । ऐस सूचवी. ॥ १४०७ ॥ कीं ख्ग सर्वदेबतारूपें ईश्वर । खयमेत्र 





१, दृत्यु. २. पुनर्जन्म, 


१४० बामनपंडितकृत 


यक्ुभोक्ता फलदाता परात्पर । ऐसें जाणोनिही बिषयतत्पर । म्हणोनि काम्यें 
इतर देवता यजिती. ॥ १४०८ ॥ ज्यांचा ऐसा नाहीं भाव । यजिती खतंत्र 
मानूनि देव । ते सकळ अपुरस्वभाव | नरकास जाती ऐसें स्पष्ट षोडशी बो- 
छेळ. ॥ १४०९ ॥ यालागीं स्वग उत्तमा गती । हे निष्पाप सोमपानीं म्हणे 
श्रीपती । आातां सृत्युलोकास मागुती येती | हा सहज गुण काम्यकर्माचा. 
॥ १४१० ॥ एवं कर्म खगकारणें करूनी । मृत्युलोकास पावती पुन्हा म्ह 
णोनी । अपथ्य भक्षितां रोग यावरूनी । काम्य इच्छिता मृत्यु हें सूचवी. 
॥.१४११ | आतां गोड म्हणोनीच अमृत | सेविती परि तें अग्रृत निश्चिता 
अमर करीच गुण हा नियत । अमृताचा. ॥ १४१९ ॥ भक्त माझे ये रीती ।' 
केबळ गोडच मी म्हणोनि भजती । कांहींच मज न मागती । पारे माझा सहज 
गुण मी करितों. ॥ १४१९ ॥ जैसें न इच्छितां सकाम पावती मरण |] कीं 
काम्य उपासनेचा सहज गुण । तैसें भक्तांचे सकळ कल्याण । न इच्छिता 
करावें गुण माझा. ॥ १४१४ ॥ म्हणोनि वर्णाने आधीं सकाम । आतां. 
मोक्षाबिषयीं निष्काम । ते भक्त सगुण मेघश्याम | बोलतसे या 'छोकीं. (४१५ 
अनन्याश्रिितयंतो मां ये जनाः पययुपालते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बह्वाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 

अगा अर्जुना! जे अनन्य । म्हणजे मजवेगळें नलगे ज्यांस अन्श । कीं 
शाश्वत मोक्षही न इच्छिती ते धन्य । तेव्हां नैश्वर पदार्थ इच्छिती ते काय! 
॥ १४१६ ॥ माझे चरण लागतां गोड । ज्यांची मुसुक्षाही जाली रोड । 
माझ्या चितनाचेंचि कोडे । सर्वदा जयांसी, ॥ १४१७ ॥ ज्यांस ऐसे माझें 
.भजन । भज वेगळें कांहीं न इच्छिती जे जन । परि मी सकळ सुखदाता भव- 
भंजन । योगक्षेम बाहतों तयांचा. ॥ १४१८ ॥ अजुंना! ऐसे माझे भक्त । ते 
म्हणावे नित्यामियुक्त । सर्वदा सर्वभावे युक्त । निल्याभियुक्त ते म्हणावे. 
॥ १४१९ ॥ माय बाप गुरु देवत । भुक्ति मुक्ति मीच भगवंत । वाटतो 
मजबिरहित । मुक्तीही नलगे जयांळा, ॥ १४२० ॥ मुमुक्ष केवल्यातें 
अपेक्षिती । हे ल्यातेंही उपेक्षिती । खार्थ भक्तीचा लक्षिती । कैबल्यांत 
कैंचा तो खार्थः ॥ १४२१ ॥ माज्ञेंचि लांला प्रेम । अन्य कांदींच नलगे 
हा नेम । मज झगलय त्यांचा योगक्षेम । सर्वविषयीं बाहणे. ॥.१४२र ॥ 
अगा! करोनि पुण्याच्या कोटी । उपजावें भाग्यबंताच्या पोटीं । मग .कोड * 





१, ज्याचा अबइ्य नाझ व्हावयाचा तो. २. कौतक. 


९ अध्याय] यथार्थदीपिका. 31 


कौतुकासाठी । प्रार्थणें नळगे तयातें, ॥ १४१३ ॥ पोटीं उपजतांच वाटे 
गोड । स्वभावें त्याचें पुरवी कोड । जतन करी जैसा तळहातींचा 
फोड । न प्राथितां. | १४९४ ॥ गर्भ राहतां पोटी । चिमणी लया अंडि- 
यांसाठी । तृण कापुसाची मृदु गोमटी । शेज करितां ते प्रार्थिती काय £ 
॥ १४२५ ॥ सहज संतानाची माया । पोटासच यावें ते भोग घ्यावया | 
भक्तचि व्हावें घननंजया! । मग दया मागणें लागे'ज्ञना, ॥ १४२९ ॥ जरी 
त्यांस नाहीं कांहीं अपेक्षा । मज कोणे अंशीं त्यांची न करवे उपेक्षा । त्यांस 
नाहीं सुमुक्षा । परि मी कैसें गभेवासी त्यां घा? ॥ १४२७ ॥ सर्पास भीना 
बाळ | सुष्टि धरूं धांवे व्याळ । परंतु माता उचलोनि तत्काळ । तोंड ठेची 
सर्पाचें. ॥ १७२८ ॥ न मागतां देतों शान । न सांगतां नाशितों' अज्ञान । 
न प्रांथितां शाश्वतसुख निघान । मोक्ष देतों. ॥ १४३९ ॥ पूर्वी आपणास जें 
नव्हतें । आणि तें प्राप्त होतें । ऐसें प्राप्त होणें तयातें । योग म्हणती. ॥१४३०॥ 
कीं त्या अथीचा आणि आपला । प्राप्त होतां योग जाला । योग म्हणोनि लाळा| 
म्हणावें हा अर्थ 'योग'शब्दाचा. ॥ १४११ ॥ भक्त सर्वत्र उदास । परि जे 
समयीं जें व्हावें त्यांस । तें मी पुरवी जगश्निवास । योग वाहतों त्यांचा ये रीती. 
॥ १४९२ ॥ आतां प्रात्त जालें जें नव्हतें । जतन करावें तयातें । म्हणावें त्या 
अर्थपाग्झालनातें । क्षम म्हणोनी. ॥ १४३९॥ एवं नाही जें जें तें देतों । या- 
प्रकारें योग वाहतों । दिधलें तें मीच जतन करितों । क्षेम वाहतों ये रीती. 
॥ १४३४ ॥ आंगडीं टोपी शिदोरी । बाळास पाहिजे जे जे परी । तें संपा- 
दूनि खांदियाबरी । बाहे जतनही करी पिता जैसा. ॥ १४३५ ॥ माझ्या 
भक्तांतें अर्जुना ! । अपेक्षा मोक्षाचीही असेना । परि योगक्षेम मज त्यांचा कृपा- 
घना । सहज खभावें वाहणे, ॥ १४९६ ॥ होऊनि गुरुर्पें प्रगट । आत्म. 
साक्षात्कार अतिउत्कट । देतों आणि तंतुरूपें जगपट । चराचर प्रतिमासहित 
मी दिसतो. ॥ १४३७ ॥ नव्हतें तें दिधळें ज्ञान । लाणें हरिळें अनादि 
अज्ञान । योग बाहतों मी कृपानिधान । ये रीती तयांचा. ॥ १४३८ ॥ क्षेम 
ह्याचें परिपाळन । कीं तें ज्ञान बरिंबोन होय जतन । तेंही मीच करुणाघन | 
बाहतों त्यांचें. ॥| १४३९ ॥ कीं पूर्वसंस्कारें त्यांची मती | क्षण पावतां खरू- 
पाची विस्मृती । जागी करितो मी जगत्पती । स्वस्वरूपीं बुद्धीतें. ॥ १४४० ॥ 
ह. अगा! ते बिसरवी मार्ते । कीं पूर्वैसंस्कार असे लागला लांतें । म्यां निल्यमुरक्ते 
भगवंतें | बिसरावें कैसें तयांठा? ॥ १४४१ ॥ समथौसि दुबळ जन । जरी 


१४२३ वामन्पंडितकृत 


कंदभ्न वाढी भोजन | न करी समाग्य सघन । वाणी दिव्या्नाची तयातें. 
॥ १४४२ ॥ अगा! मी स्वयें जालों सर्व सृष्टी । तों एूर्वसंस्कारें जडत्वद्द्ी । 
क्षण पाहे तों मी दृष्टी । करितों करणासृताची. ॥ १४४२ ॥ तेव्हां तंतु 
ज्ञैसा पर्टी । कीं मृत्तिका मात्र जैसी घटी । कीं सुवर्ण कटक कटिसूत्र मुगुटी । 
पाहे जडीं ये रीती मातें एकत्वे. ॥ १४४४ ॥ त्यांस माझें प्रेम । मज त्याहूनि 
अधिक लांचे प्रेम हा नियम.। नवळ काय जरी योगक्षेम । वाहतों यांचे 
॥ १४४५ ॥ योगक्षेम वाहतो म्हणोनी । बोळे या भावें करूनी । कीं नव्हतें 
तें ज्ञान देऊनी । बिंबबितों करितां जतन तें. ॥ १४४६ ॥ अनवस््रादि 
पदार्थ । यांचें योगक्षेम बाहतो इतकाच अर्थ । कोणी करिती, तरी गजांतलक्ष्मी 
देतो समर्थ । तो पादरक्षांची चिंता वाहतो म्हणणें हें काय? | ४४७ ॥ 
छोटे अमृताची सरिता | अमर करी तत्त्वता | ते हरी तृषेची चिंती । म्हणणेंचि 
नलगे, ॥ १४४८ ॥ जौ करून देतो विवाह । तो हळदीचा न करीळ काय 
निर्वीह ! । झानें नाशी अवघा अज्ञानप्रवाह । अन्नवस्ञादि नेदीछ तो काय 
॥ १४४९ ॥ ज्यास सर्वेश्वराचें प्रेम । तो त्याचें अन्नत्रत्र योगक्षेम । मी 
बाहतों म्हणोनि करितों म्हणे नियम । मुन उभारोनि दोहीं दळांत.॥१४५ ०॥ 
राजा तुष्टला दुर्बळावरी | तो त्याच्या लंगोटीबाकळांचा निवीह करी । आणि 
तें जतन करावयाचा मजवरी । भार असे ऐसें म्हणतसे. ॥ १४५१ ॥ कुटुंब- 
निवीह भक्तांचा । अथवा कुटुंबनिबीह अभक्तांचा । उभयत्रही रांधा पूर्वकमोचा | 
संतुष्ट भक्त असंतुष्ट अभक्त इतर्केचि. ॥ १४५२ ॥ प्रारब्धे यावदायुष्य । 
“ झु पावे भळता मनुष्य । याचें पाहोनि भविष्य । पूर्वीच निर्वाह केला 
श्वरें. ॥ १४५६ ॥ भक्त भजेल मातें । जें ज्याकाळीं पाहिजे तयातें । तें 
आदींच निर्मिळें भगवंतें । योगक्षेम वाहणें हा किती! ॥ १४५४॥ जेंजे 
समयीं अपेक्षित । तें पूर्वीच करून राहिला भगवंत | प्रारूधीं नसेळ तेबिषयी 
अल्यंत । सहनशील करी तयांते. ॥ १४५५ ॥ राज्य टाकूनि वनवास । राजे 
करिती तयांस । कां नेदी जगनिवास । दिव्याननवस्न दिव्य शय्या? ॥१४५९॥ 
सर्वोत्मभक्ति ल्यांळा अपेक्षित । त्या गोष्टीचा भार बाहतो भगवंत । आणि 
ज्याविण न चले अलंत । तें दे भयवा शक्ति दे. ॥ १४५९७ ॥ देह न सोसी 
कदस । त्यांच्या प्रारूधीं प्रवीच निर्मी सदन । अथवा पण भक्षूनि भक्तिसंपद्ध । 
तैसेच दृढ शरीर यांचें तो करी. ॥ १४५८ ॥ ज्ञान देऊनि योग, बाहे !*तें 
बिंबे ऐसें क्षेम बाहताहे । तो शरीर योगक्षेमही पाहे । कीं खच्छ शरीर तरी तें 
१. नाकळऱगोबडी. 





९ अन्याय] यथार्थदीपिका. ३१४१ 


हान बिंबतें. ॥ १४५९ ॥ भक्तांचें ओझें सकळ । वाहतो. भक्तवत्सल । परि 
योगक्षेमशब्दे दृ्फळ । इतकेंचि नव्हे. ॥ १४१० ॥ प्रस्तुत इतर देवतांचे 
सकाम । पाबोनि स्वर्ग देवांचें घाम । पुनः मृत्युमुखी पडती म्हणे मेघश्याम । 
आणि खभक्त योगक्षेम म्हणे मी वाहतो. ॥ १४९१ ॥ योगक्षेम या प्रकरणी । 
ऐसा बणीबा निपुणीं । कीं जन्ममरणवातोही श्रवणी । पडो नेदी भक्तांचिया, 
॥ १४६२ ॥ ज्या झानें खुंटे जन्ममरणप्रबाह । .त्याचा योग आणि त्याचा 
क्षेमाचा निर्वाह | विज्ञे भनादि तापत्रयाचा दाह । तैथे क्षुधा तृषा दाहशांति 
न घडे काय? ॥ १४६३ ॥ एवं इतर देवता यजिती । ते पदें पाबोनिही 
* मृत्यु पाबती । ते काय सृत्यु आपणातें अपेक्षिती । तथापि मृत्यु अभक्तां इतर 
भक्तांतें निश्चित. ॥ १४६४ ॥ आणि आपणावांचूनि अन्य । न भपेक्षिती 
कांहीं अनन्य | ते मोक्षामृत न इच्छिती जरी धन्य । तथापि योगक्षेम लांचा 
मी बाहतों, १४६५ ॥ एवं अपेक्षानुरूप सर्वोत्तम ] फळ देऊनिही विषम । 
दिसे तरी विषम नव्हे सर्व सम । प्रसंग ऐसा. || १४९९ ॥ तरी मुमुक्षंस मोक्षाची 
मुमुक्षा । त्यांस भमृत देणें उचित अंबुजाक्षा । परि सकामास मृत्यूची तों अ- 
पेक्षा । नसोनि कां मृत्यु देतो ईश्वर ॥ १४९७॥ हे अपेक्षिती खर्गीदि गती । 
आणि ग्रृत्यु न मागतां पावती | रोग न इच्छिती आणि अपथ्य करिती । 
परि रोग फळ ह्याचें वस्तुस्रभाव, ॥ १४१८ ॥ न इच्छिता मृत्यु ये रीती । न 
इच्छिता अमृत ही भक्तांची गती । म्हणोनि योगक्षेम मी बाहतों श्रीपती । न 
इच्छिता अग्रृत देतो हा खभाव माझा. ॥ १४६१९ ॥ वैषम्यपरिहार ऐसा करी । 
प्रसंग ऐसा आळा येथवरी । तों शंका उपजली याउपरी | वैषम्य मागुती लागेल, 
॥ १४७० ॥ कीं सर्व आपणचि म्हणतो | आणि इतर देवताभक्तांस इतर 
फळ देतो । आणि योगक्षेम वाहतो । भक्तांचा, ॥ १४७१ ॥ काय नव्हें 
हा सर्वदेवता । होय तरी खमभक्तांतेंचि कां अमृतदाता । इतर *योगक्षेमार्चिता । 
कां न वाहे? ॥ १४७२ ॥ या शंकेचा परिहार | भेदाचा करावा अंगीकार | 
अथवा फळ एक प्रकार । बोलावें इतर भक्तां खभक्तांते. ॥ १४७२ ॥ तरी 
दोनी गोष्टी बोळणें विरुद्ध । उपाधिभेदें फळभेद सिद्ध । म्हणोनि दृष्टांत सूच- 
बूनि प्रसिद्ध । बोडतसे हा छोक. ॥ १४७४ ॥ 
, ये5प्यन्यदेवताभक्ता यजंते धद्धयान्विताः । 
तेऊ$पि मामेब कौतेय यजंत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अगा! जे इतर देवता यजती । लांच्या श्रडरेनें युक्त भसती । तेही मातेंचि 


शश बामनपंडितछृत 


शजिती । परंतु अविधिध्वक. । १४७५ ॥ कीं मी आणि ह्या अन्य देवता । 
एकचि असों तत्त्वता । तयांच्या यजनें मज अच्युता । यजतीच ते. ॥(४७९॥ 
परि ते विधि 'चुकती । कीं विष्णुरूपेचि मातें न प्रजिती । नित्य फलप्राप्तीच्या 
बिधीची रीती । हे कीं विष्णुरूपे भजावें मज. ॥ १४७७ ॥ अगा ! आपलाच 
देह सगळा । नबद्वारीं न म्हणब्रे वेगळा । परि तृप्तीची आणि क्षुधानिवृत्तीची 
कळा । मुखींच असे. ॥ १४७८ ॥ अनें क्षुधा नासे अल्नें पुष्टी । परि इत- 
काच विधि याचा दिसे दृष्टी । कीं मुखद्वाराने उदरांत बृष्टी । षड्सांची करावी. 
॥ .१४७९ ॥ मुखें आणि इतर द्वारें । बेगळीं नव्हती ऐक्यनिधीरें । परि अन 
इतर द्वारीं घालतील अविचारें । ते विधि चुकले. ॥ १४८० ॥ चरणीं आणि * 
शिरा । नसे देह वेगळा परि । शिरोवेष्टन गुंडाळी पार्यी जरी । विधि चुकला 
म्हणाबा तो. ॥ १४८१ ॥ भूमि एकचि सर्वत्र । परि पिके एकत्र तें न पिके 
अन्यत्र । मज देवांस चिंत्खरूपीं मात्र । ऐक्‍य परि उपाधिभेदें ठेच नीच. 
॥ १४८९ ॥ ढोखंडाचीच बेडी । लोखंडाचेंच शक्ञ तोडी । ऐक्य दोहींचें 
न सोडी । लोखंड तें. ॥ १४८३ ॥ परंतु बेडी नाशपण | हा शक्लाच्याच 
अंगीं गुण | मोक्षप्रद बझ सगुण | ऐक्य जरी देवां सर्वोसी. | १४८४ ॥ 
बेडी तुटाया बेडीची । प्रार्थना ते एकत्वें शस्त्रास पावली साची । परंतु न 
तुटता बेडीनें बेडी त्याची । अविधिपूर्वक जाली प्रार्थना. ॥ १४८५ ॥ मुकु- 
दाबांचोनि मुक्ति । इतर देव देईळ ऐसी भक्ती । श्रद्धा फळेळ म्हणोनि आ- 
सक्ती । घरितांही न फळे कदापी. ॥ १४८६ ॥ श्रद्धा आस्तिकबुद्धी । 
कळ होईल ऐसी विश्वासाची समृद्धी । परंतु पुच्छत्रद्धा क्षीरसिद्धी ।॥ न करी 
बिना गोरना. ॥ १४८७ ॥ स्तन पुच्छ श्ंग कान । सर्वत्र देह गायीचा 
समान । भेद नसे परि विना स्तन । नव्हे प्राप्ति दुग्वाची. ॥ १४८८ ॥ 
मुखीं घातला प्रास । तो पावेल त्याचा गोरस । परि हात न लावितां स्तना । 
दुग्ध कैचे! ॥ १४८९ ॥ ब्रह्मचि मी सर्वेश्वर । ब्रह्मचि देवता इतर | परि 
मोक्ष नव्हे विना श्रीधर । मोक्षार्थ अविधिभजन अन्यदेवतांचें. ॥ १४९० ॥ 
इतर देवतांतें भजती । खर्गादि गति पावोनिही च्यवती । ल्या प्रसंगीं श्री- 
पती । हा योक ऐसा बोलिळा, ॥ १४९१ ॥ कीं पाहतां सर्व बेदसिद्वांत | 
सर्वेही ब्रह्म अद्वेत । तेव्हां जो जें भजे दैवत । तें भजन भषपलेंची हें सस. 
॥ १४९२ ॥ ऐसें असोनि योगक्षेम । स्मभक्तांचा बाहतो हा नेम 4 पूर्वेछोकी 
बोलिला सर्वोत्तम । विरोध अद्वैतीं हा आला. ॥ १४९९ ॥. म्हणोनि लाचा * 
परिहार । बोलतां -दाखवी ऐसा प्रकार । कीं तें माझंच भजन हां निघोर । 


९ अब्याय] वयार्थदीपिका, शश 


परि तें अविघिपूर्वक. ॥ १४९४ ॥ येथें कोणी टीकाकार । जे अंतरी मजती 
देबतांतर । ते अविधिपूर्वक म्हणतां प्रकार । आणिकचि चाखाणिती. ॥१४९५ 
कीं मोक्षाचा विधि जैसा । तो न घडला ह्यांस तैसा । यांत अर्थ साधित्ती 
रसा । बीं मोक्ष इतरदेवताभजनेंही घडेच. ॥ १४९६ ॥ परि करिती अवि- 
घिपूर्वक भजन । म्हणोनि मोक्ष न पावती ते जन । जरी मोक्षप्रातिबिधान । 
घडे तरी मोक्ष त्यासही. ॥ १४९७ ॥ ऐसा बोढती अर्थ । परि विचारिता 
होतो अनर्थ । बडिवाराच्या कारणें व्यर्थ । बाखाणिती गीता. ॥ १४९८ ॥ 
भजतां अन्यदेवतागण । नव्हे मोक्ष या गोष्टीस कारण । जरी निमित्त अबि- 
*धिपूर्वकपण । बोळतो म्हणाबा. ॥ १४९९ ॥ आणि या प्रसंगीं आपणास 
त्यांस | एकत्व बोळतो जगनिवास । ल्यांतें प्रजिलें तिहीं निश्चये आपणास । 
पूजिलें ऐसें म्हणतसे. ॥ १५०० ॥ देवांस आपणास नाहीं द्वैत । जैसें 
मत्स्यकूमोदि रामकृष्णरूपी अद्वेत । तेव्हां राम भजतां निश्चित ।* मजळाच 
कृष्णातें. ॥ १५०१ ॥ कृष्णापासोनि होणार मुक्ती । तेच होणार करितां 
राममक्ती । इतर देवता आणि विष्खैक्याविषयीं युक्ती । ऐसी येर्थे बोलावी. 
॥ १५०२ ॥ तेव्हां रामभजनीं जे लोक । न करिती मोक्षप्राप्ति विधिपूर्वक । 
त्यांस मोक्ष न घडे म्हणतां कृष्णोपासक । अविधिषर्वक न पावणार हेही 
मुक्तीते. ॥ १५०३ ॥ ऐसें असतां भक्त आपले । अविधिपूर्वक भजतांही 
मले | भषाणि अविधिपूर्वक रामभक्त बाईट ऐसें बोळे । तरी उभय भजन संम 
बोळतो म्हणवेना. ॥ १५०४ ॥ प्रस्तुत तो. अविधिपूर्वक । भजतांही आपले 
उपासक । अतिश्रेष्ठ आणि इतर देवांचे सेवक । निदी त्याच अबिषीनें. 
॥ १५०५ ॥ सत्तमी चतुर्विध भक्त । तयांत आर्त अर्थोर्थी कामनायुक्त । कां 
मग तेथें जाले प्रेसक्त । अविधिपूर्वकत्व योग्य निंदेसी १ ॥ १५०९ ॥| काम्य- 
कळीं जे रत । ते मोक्षप्राततिविधि चुकळे निश्चित । ऐसें असोनि भगवंत । 
आर्त अथोर्थी कामनायुक्तही वर्णी श्रष्टत्वे. ॥ १५०७ ॥ आर्त म्हणजे रोगी । 
भजे रोगपरिहाराळागीं । आणि अर्थ धन लयातें अर्था अपेक्षी जगीं । भर्थाधी 
सकाम बोलावा. || १५०८ | ऐसे कामेंकरून युक्त | तेही उदार म्हणतो 
स्वभक्त । आणि सकाम अन्यदेवताभजनीं अनुरक्त । संत्तमींच निंदी तयांतें. 
॥ १५०९ ॥ 'कामेस्तैस्तेहतज्ञानाः! । या छोकी म्हणे अर्जुना | करिती 
अन्यंदेवतोपासना । कामे हरिलीं ज्ञानें जयांची. ॥ १९१० ॥ एवं आर्त 
'आणि- अ्थोर्थी दोन्रे कामयुक्त । तैसेच हवे सकाम अन्य देवतामक्त । हें कॉ 


बण य कार 





३४६ बामनपंडितकृत 


बाईट आणि स्वभजनीं अनुरक्त । ते कां उदार सर्वकामही म्हणावे 
॥ १९११ ॥ दोघेही मोक्षविधि चुकले । दोघेही सकाम जेव्हां मर्जो लागले | 
आणि दोवेही आपलेच भक्त जाले । कीं भेद आपणा अन्य देवां असेना. 
॥ १९१२ ॥ मजतां सूयवंशी राम । भजळे कृष्णच मेघश्याम । जरी ऐसें 
रेक्‍्य असते तरी सकाम । स्वभक्त आणि अन्यदेवतामक्त सम होतो, 
1१५११॥ खरूपभेद नसे. अथवा नसे उपाधिभेद । रामकृष्णी ऐसा अभेद । 
इतर द्रेव आणि ईश्वर यांसी वेद । भेद उपाधिगत बोलती. ॥ १५१४ ॥ 
अभेदखरूपी तें निर्गुण । ईश्वरोपाधि जीबोपाधि मित्नपण । ईश्वर तो ब्रह्म 
सगुण । गोक्षप्रदत्व इतरीं असेना. ॥ १५१५ | या भावें म्हणतो हरी । 
कीं अन्यदेवता भजतां मातेंच भजले परी | अविधिपूर्वक कीं मुक्ति तोंबरी । 
नव्हे जों इश्वरोपाधियुक्त ब्रह्मी. न भजती, ॥ १५१९ ॥ देवांस मज ऐक्य 
निर्गुणपणी । परि अविंद्या न नासे निर्गुणीं । कीं सत्य रजुत्व ढटिका फणी । 
न नासे नुसल्या रज्ञनें. ॥ १५१७ ॥ रजूविषयीं अज्ञान । त्या अज्ञानें दोरी 
सर्पभान । या रजूचें होतां ज्ञान । सया ज्ञानें नासे तो सर्प. ॥ १५१८ ॥ 
निर्गुणविद्या अविद्या दोहींचें प्रकाशक । सयगुणविद्योपाधि अविद्यानाशक । 
म्हणोनि अन्यदेवतोपासक । मुमुक्षुही विधि चुकले. ॥ १५१९॥ मोक्षार्थ बि- 
घधियुक्तही मजती । तथापि मोक्ष नेदी देवता भलती । कीं तेचि मुक्तीतें पा- 
बती । जे भजती ईश्वराते. ॥ १५२० ॥ आतां ऐक्य परस्पर । म्हणोनि सर्व 
देव आणि सर्वेश्वर । एकचि तेव्हां चराचर । काय असे वेगळें त्याहुनी £ 
॥ १५२१ ॥ तरी देवचि काय अधिक । खवान सूकरादि सर्व एक | उपा- 
सना कां न करिती लोक । रान सूकर गर्दैभादिकांची? ॥ १९२२ ॥ ज्ञानी 
सर्बोसि बंदिती । तरी तें ज्ञान ईश्वराराधनें पावती । मग ते सर्वोभूतीं भजती । 
“बासुदेवः सबेमिति' म्हणोनि सप्तमींही बोलिलें. ॥ १५२३ ॥ पारि मोक्ष- 
कारण ज्ञान । तदर्थ श्वानसूकरांचें भजन । करितां मोक्ष पावती जन । हें. 
तों घडेना. ॥ १५२४ ॥ आतां श्वानसूकरादि गण । यांस नाहीं दैवतपण | 
म्हणोनि श्वानसूकरादिभक्ती कोणी निपुण । न कारिती ऐसें म्हणावें. 
॥ १५२५ ॥ तरी दैवतपण नसे । तथापि भिन्नत्व तों न दिसे । कीं भेद 
असता तरी कैसे । बेद सवे ह्म बोळते? ॥ १५२६ ॥ नसोनिही भेद । 
असोनिही अभेद । देवतपण म्हणोनि वेद । कां हो उपास्तें 'भरेष्ठ म्हणती, 
देवांते! ॥ १५२७ ॥ एवं च उपाधिभेदें फलप्राप्तिभेद । उपासने कामा नये 
ख्रूपाभेद । श्वानसूकरादि नांवें आहुति बेद । न बोलती पुत्रादिकामा यो- 


९ अध्याय] यथार्थदीपिका. ३४७. 


गांत. ॥१५२८॥ 'सूकराय स्वाहा !' 'गदैभाय साहा! । कां स्वगीदि फळ नेदी 
याग हा । वेदतातर्य तों महा । सर्वे ब्रह्म म्हणोनि एकत्वी सवीच्या, 
॥ १९२९ ॥ एवं उपाधिभेदें फळभेद । म्हणोनि इंश्वरानुम्रहें मोक्ष बोळती 

। काय जालें जरी जाळा अभेद । सर्वोसही. ॥ १५९० ॥ एवं सर्वेश्व- 
सत जेथें । वेद बोलती मोक्षप्रदस्ब तेथें । ऐक्य असोनिही प्रस्तुत येथे । अन्य 
भजन अविषिपूर्वक म्हणे भगवंत. ॥ १५३१ ॥. म्हणतांच अन्यदेवता । 
अन्यत्व समजे श्रोता । आणि मातेंचि ते जिती म्हणतां तत्त्ता । समजे कीं 
अमेदही बोळे ये रीती. ॥ १५३२ ॥ एवं च अन्यदेवताभजनीं । भगव- 
'द्रजनरूप ऐक्य करुनी । आणि मोक्ष नव्हे आपणावरांचुनी । अविधिपूर्वकत्ब 
उपाधिमिन्नत्वें. ,॥ १५३३ ॥ आतां उपाधीही अवधी माया । परंतु' विद्याच 
पाहिजे अविद्या जाया । म्हणोनि अनादि विद्योपाधि द्रेवराया । भजणें तेंचि 
मुक्तिप्रातिविधिपूर्वकत्र. ॥ १५३१४ ॥ असो बहुत बोलायाचे हें स्थळ । कीं 
ेश्वरोपाधि आणि अह्म केवळ । तो भगवंत इतर देवोपाधि जळ । 
सचेतन त्याच्या प्रतिबिंबे, ॥ १५३५ ॥ बोलों जातां तो बिचार । म्रंथ 
वाढेळ बहु फार । एवं व्यर्थ वेडेचार । मोक्ष इतर देवताभजनीं बो- 
जें. ॥ १५३६ ॥ स्यें अंतरीं अन्य उपासक । आणि आपली टीका 
वाचोत ,इतर देवांचेही सेवक । कांहीं चरफड कांहीं प्रतिष्ठा कामुक । 
ते इतरदेवताभजनीं मोक्ष उपपादिती. ॥ १५१७ ॥ तथापि ते अर्थ । बाधि- 
तपणें दिसती व्यर्थ । जे हे 'यथार्थदीपिका' पाहती यथार्थ । मध्यस्थरीती मत्सर 
टाकोनियां. ॥ १५३१८ ॥ या अन्यदेवताभजनीं कारण । अल्पदृष्टि अद्वैतांचें 
श्रवण | तत्वतां न समजले ब्रह्म सगुण । सर्व निर्गुण ऐकतां मोहिले. ॥१५१९॥ 
म्हणोनि इतरदेवतांतें भजती । आणि त्या उपास्यदेवांतेही पाबती । पाबोनि 
समपम्र भजन फळही च्यवती । ऐसें आतां दों छोकीं बोलेल, १॥ १५४० ॥ 
यांतें इेश्वरोपाधित्व आपलें । आणि तदधीनत्ब सवा देवांस हें नाहीं कळलें । 
म्हणोनि नेणतां च्यवती हें बोलों आरंभिले । प्रथम या होकीं. ॥ १५४ ॥ 

हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च" 
न तु मामभिजानेति तस्वेनातश्च्यबंति ते ॥ २४ ॥ 

भोक्ता सर्व यज्ञांचा | अगा अर्जुना! मीच साचा । कां म्हणशील तरी देवां 
सर्वाचा । प्रसु मी, म्हणिजे धनी मी. ॥ १५४२ ॥ “भोक्ता च प्रमुरेव च' 
म्हणोनी यो दों “च'कारें आणि “९व'कारें करूनी ! 'अहमेव'; म्हणे यावरूनी | 


झ्क्र्ट वामनपंडितछृत 


दुसरा कोणी सर्वेयझमोक्ता प्रमुही नव्हे हा अर्थ. ॥ १५४१॥ सर्व यज्ञ म्हणतां 
सर्व । बोळोनि दाविलेच देव । आणि म्हणे प्रभु अहमेत्र । प्रम सर्वा देवांचा 
म्हणोनी. ॥ १५४४ ॥ अगा! ऐसा मी सर्वेश्वर । सर्वेश्वर्व माशें ऐसें जाणती 
चतुर । मातेंच भजती ते. तत्पर । म्हणोनि न च्यवती कदापी, ॥ १५४५ ॥ 
जे ऐसें न जाणती सर्वेयज्ञमोत्तृत्व । नेणती माझं प्रभुत्व ईश्वरत्वतत्त्व। तततवेंक- 
रूनी माझें सर्वेश्वर्व । न जाणती च्यवती यालागीं. ॥ १५४६ ॥ ऐसें आप- 
णास सर्वयज्ञभोक्तृत्ब । म्हणीनि सर्वाचे प्रभुत्व । ऐसें तत्त्वेकरून नेणती 
म्हणतां तत्त्व | सर्वयज्ञमोक्तृत्वी सूचवी. ॥ १५४७ ॥ स्वरूपी सूचवी अद्वैत । 
उपाधींत दाखवी द्वैत । कीं मुख्य एका यागी एक दैवत । अंगभूत देवता * 
आणखी. ॥ १५४८ ॥ परि ज्यांच्या नांवें ज्या आहुती । ते त्याच आहुतीतें 
भक्षिती । एकाच्या आहुति एक भक्ष न शकती । यागी एका असोनी. 
॥ १५४९.॥ ज्या यागी जें नसे देवत । तें तों नेणेच त्या यज्ञातें निश्चित । 
सर्वयज्ञभोक्ता म्हणूनि भगवंत । भोक्ता सर्व आहुतींचा. ॥ १५५० ॥ आणि 
ह्याच्या नांवें आहुती । जरी कोणीही न होमिती । तरी त्या यज्ञाचा भोक्ता 
श्रीपती । कीं यज्ञ तितका रूप त्याचे. ॥ १५५१ ॥ 'यज्ञो वै विष्णु 
ऐसी श्रुती । त्याचें तात्यये बोठती । कीं अलंकार तितके दिसती । नुसतें 
सुवर्ण. ॥ १५५२ ॥ एक कटिदोरा अलंकार । त्यांत नाना कूसरीप्रकार । ते 
सवेही सोनें परंतु जे जे आकार । हलाकरितां रूप लया कटिदोरियाचें. 
॥ १५५६३ ॥ नाना देव कुंडे हबिद्रेव्यें मिळवूनी । यजन होता म्हणावा यज्ञ 
म्हणोनी । ते यज्ञ सर्व हा सर्वेश्वर यावरूनी । मुख्य देवता अंगदेवता यज्ञाच्या 
सर्व हा. ॥ १५५४॥ 'ते$पि मामेव कोतेय य्जति? । म्हणोनी पर्वछोकीं 
बोले श्रीपती । तें ऐक्य सर्वी देवांस ये रीती । कीं कार्यीसि ऐक्य कारणातें. 
॥ १५५५ ॥ तथापि जें कारण । साघे त्यातेंचि कार्यरूपें सवेपण । कीं सोनें 
नव्हे ऐसा कवण ।'असे अलंकार? ॥ १५५६ ॥ सरी मुधी कडी चिंतांक | 
जें पहावें ते कनक । परंतु मुगुट नव्हे कटक । कर्डे मुगुट होईचना. 
॥ १५५७ ॥ देवता सर्व नारायण । परि इंद्रे न म्हणावें बरुण । वरुण 
तोही मी इंद्र आपण 1 न मानी ऐसें. ॥ १५५८ ॥ करितां जह्षयाचें आबा- 
हन । प्रगट नव्हे सहत्तनयन । अथवा प्रगट नव्हे चतुरानन । आवाइनीं 
इंद्राच्या. ॥ १५५९ ॥ जो सुवर्णविक्रय करी । त्यास मागीतली .सरी । सरी 
बघ्ततां नेदी परी । इतर अलंकार असती ल्यापाशीं सुबणाचे, ॥ १५६०॥ सरी 


र. (बत करण्याच्या) करामतीचे प्रकार, २, एका प्रकारचा दांगिमा. | 





९ अन्याय] यथार्थदीपिका, 13.1 


मागतां कटदोरा । प्राप्त नव्हे गिराइका नरा । सोनें मागतां निघे सारा पसारा । 
नाना नगांचा. १५६ १ ॥ तैसा सर्वयज्ञभोक्ता सर्वेज्ञ। यजितां वजिले सर्बयड़ । 
म्हणोनि बेद आणि 'ाषी सर्वज्ञ । यज्ञ म्हणती विष्णूते. ॥१५१२ ॥ इंद्राच्या 
आवाहनीं । ह्रीही नये म्हणोनी । कोणी म्हणती तरी तोचि इंदररूपें करूनी | 
प्रगटतो. ॥ १५६२३ ॥ लाचे पक्मनाभादि देह । ते जगत्कारणाचे लीळाबि- 
अह । इंद्रादिकांसारिखा आग्रह । नसे देहात्मतेचा, ॥ १५६४ ॥ परि इंद्राची 
आहुति वरुण । घेतो म्हणों शके ऐसा कवण । की ऐक्य स्वीस परि कार्यपण ॥ 
कर्डे म्हणतां कटिदोरा केंवी येतो, ॥ १५६५ ॥ कारण खर्ये नारायण । 
तोचि निर्गुणही आणि सगुण । दोनी रूपी कारणपण । एकाच लाला. 
॥ १५६६ ॥ सुवणाचे नग हें खरें । तैसें निगुणचि जग पाहतां बरें । परि 
नग तो न जाला तेव्हां कोणत्या आकारें | सुवर्ण होतेः ॥ १५६७ ॥ ठढांब 
ळाटा चतुष्कोण वतुळ । सोनें होतें तोही अलंकार नव्हे केवळ ।' पीत छाया 
नुसती झळाळ । दिसे कोणा एका आकाराची. ॥ १५६८ ॥ आदीं लाटा 
अथवा गोळा मग । त्या आकारापासूनि होय नग । तैसें मायाशबलतेपासूनि 
जग । दृष्टांत एकदेशी पारि श्रुतिसिद्व. ॥ १५१९ ॥ निर्गुणीं आपण निर्युण । 
माया योगेंचि ऐसी खूण । तो ईश्वर एवं जो निर्गुण म्हणे आपण । तोचि 
निगुण सगुण होऊनिही. ॥ १५७० ॥ एवं जो जगत्कारण । तोचि ख्य 
यज्ञनारयण । त्यातेंचि सर्वयज्ञभोक्तृत्वपण । प्रभुत्व लयातेंचि सर्व देवांचे. 
॥ १५७१ ॥ एवं जेथें सर्वयज्ञभोक्तृत्व । तेथेंचि सर्वा देवांचें प्रभुत्व । च्यवती 
याचें न जाणतां तत्त्व । हें तत्त्वतः म्हणतां तत्त्व ऐसें सूचविले. || १५७२॥ ऐसें 
अल्पबुद्धीचें अद्वैतश्रवण । शब्दे ऐकोनि सर्वे त्रह्मपण । मोक्ष एका विष्णुभज- 
नाविण । न घडे ऐसें न समजलें तत्त्व. ॥ १५७३ ॥ ते सर्व ब्रह्म ऐकोनि' 
कानीं । अल्पदेवतोपासना करूनी । च्यवती अगा! म्हणोनी ।, या 'छोकीं बो- 
लोनि आतां काय बोळतो याउपरी. ॥ १५७४॥ जे दौर्बदृष्टि ऐसें न पाहती । 
अद्वैतमात्रश्रवणें मोहती | लयांतें म्हणे च्यवती । ते कोण ॥ १५७५ ॥ विष्णू- 
चेही उपासक । ऐसें तत्त्व नेणती कित्येक । इतरंदेवतांचे सेवक । नेणतीच 
की. ॥ १९७६ ॥ तरी येथें च्यबती म्हणोनी । स्वउंपासकही यावरूनी । 
भिंदिले च्यवती या शब्देकरूनी । स्थळ हें ऐशा संशयाचे. ॥ १५७७ ॥ 
ओणि तत्त्व ऐसें नेणती । ते जेन्हां म्हणावे च्यवती । तरी आदीं पदें पाबती । 
तेव्हां च्यवती' म्हणावें. ॥ १५७८ ॥ तरी यातें जे पाबती । ते तों कधीहि न 


"१. मायेच्या मित्रणापादन, 





३५०७ बांमनपंडितकृत 


च्यवती । आणि च्यवती जे तत्त्वतां ईश्वरत्व नेणती । हें कैसें घडे? ॥१५७९॥ 
कीं भगवद्गजन करी परी । सर्वयज्ञभोक्तृत्व प्रभुत्वखूण नेणे ती बरी । पद 
पाबोनि तोही तरी । च्यवतो म्हणावा कीं काय? ॥ १५८० ॥ इय्यादि शंकेचा 
परिहार । करावया सर्वेश्वर । बोलतसे यानंतर । हा शोक. ॥ १५८१ ॥ 
यांति देबबता देवान्पितृन्यांति पितृतताः । 
भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनो5पि माम्‌ ॥ २५ ॥ 

धरूतने मलतें अल्प देवत । तयांच्या भजनीं दढव्रत । ते. देवव्रत पावती 
निश्चित । ल्या देवांत. ॥ १५८२ ॥ पितरांच्याच प्रूजनीं रत । ते. म्हणावे 
पितृत्रत । ते पावती निश्चित । पितृळोकीं पितरांते.॥| १५८९ ॥ जे वेताळादि 
भूतें ॥ यजती तदर्थ नाना नतें । धरिती तेच गति तय़ांतें । कीं भूतें होऊनि 
भूतांते पावती. ॥ १५८४ ॥ पितरांच्या पावोनि आकृती । पितृत्रत पितृळोका 
जाती । देवाळृति पाबोनि राहती । त्या ह्या लोकीं या यया देवांचिया. ॥१५८५॥ 
तेसेच माझ भक्तही । मजबांचूनि त्यांस गति नाहीं । देवव्रतादि जेसे कांहीं । 
देवादिकां पावती. ॥ १५८६ ॥ कीं जो भजे जयातें । तोचि पावे तयाते । 
मजही भजे तो मातें । पावे अर्जुना! ॥ १५८७ ॥ मीच देवादि उपास्यरूप | 
कीं वेगळें नसे चित्खरूप । परि ज्या रूपें भजे त्या रूपासमीप । तो त्यारूपे 
असतसे. ॥ १५८८ ॥ मज विषमता नाहीं । कीं मीच ल्या ख्पें ते लोकही । 
आणि न च्यबती ऐेसा जो कांहीं । डोक माझा तोही मद्रूप. ॥ १५८२ ॥ परि 
मी आणि माझा सत्त्व गुण । बेकुंठीं नसे रजतमपण । ज्ञानेंचि पावती निपुण | 
मातें वैकुंठळोकीं माजिया. ॥ १५९० ॥ “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य* म्हणोनी । 
चतुदशीं या छोकें करोनी । बोलेळ ऐसें कीं या ज्ञानाचा आश्रय धरूनी । 
माझे साखूम्य पावेल. ॥ १९९१ ॥ आणि “आजह्मभुवनाल्लोकाः' या 
*्होकी । अष्टमीं' मागे,बोलिला कीं । मातें पावोनि कोणीं मृत्युलोकी । आळा 
नाहीं परतोनी. ॥ १५९२ ॥ पुनरावृत्ति ज्ञानाविण । ज्ञाने अपुनरादृत्ति हे 
खूण । एख आपणास पावती ते ज्ञानी निपुण | अष्टमी न परतती म्हणतां 
सूचवी. ॥ १५९६ ॥ एवं ज्ञानाबिण । न पाविजे ब्रह्म निर्गुण अथवा 
सगुण । तेव्हां भगवदुपासका ईश्वर आपण । ज्ञान देतो गुरुख्पे. 
॥ १९९४ ॥ तेव्हां ते त्यास पाबती । पाबळे ते न परतती । इतर देवांची 
या गती । उपासना मात्रे. ॥ १५९५ ॥ येविषयी उत्तमशोक'। बोलिला 
आधींच पूर्व्ठोक । कीं सर्वयज्ञभोक्ता प्रम मीच एक । हें तत्त्व न जाणती, 
ते च्यवती म्हणोनी, ॥ १५९४ ॥ तरी जे आपलें सर्वोत्कृष्टत्व नेणती । 


९ अध्याय] यथार्थदीपिका. १९१ 


तेचि इतर देवादिकांतें भजती । आणि तेचि त्यातें पाबोनि च्यवती । तैसे 
नव्हती स्ममक्त हें या छोकी सूचवी. ॥ १५९७॥ 'मज्ञक्ता यांति 
मामापिर म्हणोनी । मद्धक्त मातें पाबती म्हणे याबरूनी । ते न च्यवती कौ 
आपणातें पावोनी । कोणी न च्यवे ऐसें पूर्वी बोलिला. ॥ १५९८ ॥ आतां 
सर्वेयज्ञभोक्तृत्व । आणि आपुलें सर्वप्रमुत्व | जे न जाणती हें तत्त्व । ते च्यवती 
रेसें बोलिळा. | १५९९, ॥ तरी सर्वयज्ञभोक्तृत्व । आणि आपुळें सर्वप्रमुत्व,। 
हें न जाणती खभक्त त्यांसही हें तत्त । कळतें' स्वप्रसादे ऐसेही सूचवी. 
॥ १६०० ॥ काँ जे आपणातें पावती । ते कधींही न च्यवती । हें मागे 
अुंनाप्रती । खयें बोलिला. ॥ १९०१ ॥ यावरून तर्करीती । समजली 
पार्थीची मती । को याते पावोनि न च्यवती । तेव्हां ते जाणतीच हें तत्व. 
॥ १६०२ ॥ कं भोजनावांचूनि न घडे पुष्टी । आणि तो पुरुष पुष्ट जेबितां 
न दिसे दिवसां दृष्टी । तेव्हां तो रात्रीं जेवीत असेल*हे गोष्टी । वर्के समजावी 
पु्टीवरूनी. ॥ १६०३ ॥ ऐसें भगवंताचे प्रमुतव । आणि सर्वयज्ञभोक्तृत्व । हें 
ह्यास कळलेंचि तत्त्व । 'मज्भक्ता यांति मा्मापे' म्हणतो जयाते. ॥१६०४॥ 
तर्के ऐसा समजला अर्जुन । हेंचि पुढिलिया अध्यायांत मधुसूदन । बोलेळ 
कीं 'मच्चित्ता मद्ठतप्राणाः' ऐसे जे जन । ह्यांत मी देतों वुद्धियोग. 
॥ १६०५ ॥ ।ददामि बुद्धियोगं तं' म्हणोनी । बोलेल स्वयें यावरूनी | 
च्यवतौ जे न जाणती मज तत्त्वेकरूनी । ते पूर्वश्टोकी बोलिला ते 
अन्यउपासक. ॥ १६०९ ॥ खउपासकांस आपण । बुद्धियोग देतो. 
आणि करितों निपुण । ते सर्वयज्ञभोक्ता प्रमु मी सयुण । . ऐसें 
तत्त्व जाणती हा भाव. ॥ १६०७ ॥ जे सगुण तत्त्व ऐसें न जाणती । 
अल्पदृष्टी अद्वैत आयकती । सर्वदेव आणि सर्वेश्वर समान मानिती । भजती 
क्षुतरदेवतांते. ॥ १९०८ ॥ मीच ते देव सकळ । चित्स्वररूप एकचि केवळ । 
परि सर्वयज्ञमोक्ता प्रभु मी एकचि ऐसें निवळ । सगुणतत्त्व लांतें कळेना, 
॥ १९०९ ॥ सर्वही एक ब्रह्म निर्गुण । म्हणोनि क्षुद्रदेवतांते भजती कृपण । 
तेही मातेंच भजती कीं मज त्यांस एकपण । परि भजन होतें अविधिपूर्वक. 
॥ १११० ॥ मनीं धरोनि ऐसा भाव । जें पुढें बोलणार देव । तें सूचबोनि 
णार 1 'येडप्यन्यदेबताभक्ताः' या छोकी तें बोठिळा. ॥ ११११ ॥ 

अन्यदेवतोपासक । मातेंच भजती कीं मी आणि ते देव एक । परंतु 
अविधिपूर्वक । झबभजन तें. ॥ १६१२ ॥ तें भविधिपरवेकत्व । हेंच कीं 
'ल्नापळें संव यज्भोक्तृत्व प्रसुत्व । न जाणती हें न कळतां , तत्त्व । च्यवती ते 


३५२ वामनपंडितकृत 


मक्त अन्य देवांचे. ॥ १६११ ॥ कीं देवांस पाबती दकत । पितरासे 
पावती पितत्रत । भूतातिंचि पावती निश्चित । जे वेताळादि भूतांते उपासिती. 
॥ १११४ ॥ तैसेंच मातेंही जे यजती । ते मार्तेचि पावती । मज पावले 
ते न च्यवती । यालागीं मजन माझें विधिपूर्वक, ॥ १६१५९ ॥ हा भाव 
दावी नारायण'। हें छोकत्रयप्रकरण । त्यांत सिद्धांत निर्गलित विवरण | 
इतकेची. ॥ १६१६ ॥ कीं सर्वे देव आणि सर्वोत्तम । एकचि कीं सवे 
निर्गुण सम । परि सर्वेयज्ञ मोक्ता प्रसु पुरुषोत्तम । मोक्ष मजनें तयाच्या. 
॥ १९१७ ॥| तेंचि विधिपूर्वक यजन । कीं त्या हरीचेंचि केवळ घडे 
भजन । अन्यदेबतांस भजती जन । जे ते सातेंचि भजती परि अबिधिपूर्वक. 
॥ १९११८ ॥ म्हणोनि जो भजे जयाते । तो पावे तयातें । तैसेचि पावती 
मातें ॥ ते न च्यवती भजन विधिपूवेक म्हणोनी. ॥ १६१९ ॥ तत्त्व न 
जाणोनिही जन । करिती आपलेंचि भजन | त्यांस तत्त्व आपलें भबभंजन । 
दाबीळ ऐसे सूचवी. ॥ १६२० ॥ ऐसें विधिपूर्वक भजन आपलें परी | 
तें कठीण असेल म्हणोनि अज्ञुना! मानसीं जरी । तरी तें बहु सुगम म्हणतो 
हरी । आतां या छोकीं. ॥ १६२१ ॥ 
पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपद्दतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 

अगा | जो भक्तीकरूनी । अर्पितो तें आर्वलें भक्तीनें म्हणोनी | मी आव- 
डीनें भक्षितों यावरूनी । सुळम भजन माझें तूं जाण. | १६२२ ॥ अगा! 
निष्काम शुद्ध चित्त ज्याचें । अर्पित पत्र पुष्प फळ जल तयाचें । माझं अखं- 
डानंदानुभवत्व साचें । याहूनि गोड मज बाटतें. ॥ ११२३ ॥ माझ्या अखं- 
डानंदानुभवीं दया । मी तत्पर जनोद्धार कराया । मज कांहीं आर्पितां मोक्ष 
तया । या सुखे तदर्पित त्याचें भक्षितो. ॥ १६२४ ॥ अगा! म्हणे ते 'द्वासु- 
पणा? श्लुती । “अनक्षज्ञन्यो अभिचाकशीति? । कीं इश्वरास अरशन 
म्हणजे भोजन नाहीं म्हणती । कीं मी भोक्ता नव्हे विषयांचा. ॥ ११९२५ ॥ 
ज्या इंद्रियाचा जो विषय । भोजन तयाचें हा निश्चय । परि मी अतींद्रिय । 
इंद्रियेंचि नसती मजलागी. ॥ १६२६ ॥ मजही दर्शन श्रवण इत्यादि असे | 
परंतु मीच सर्व आहें ऐसें दिसे । जो विषय सलयत्बें न गवसे । तोंबरी इंद्रिय 
तयातें न म्हणावें. ॥ १६२७ ॥ अविद्येने वाटे सत्य विषय । ते दृत्ति म्हणावी 
इंद्रिय । अविद्या जातां चिन्मय । विषय इंद्रिये ज्ञानी देखतो. ॥ १९२८-॥ 
पारि सूर्य न देखे तम । तैसा अनादि विद्याशबलित मी पुरुषोत्तम | अविद्या 


९ भभ्याय] यथार्थदीपिका. श्ष्र 


नेणे म्हणोनि हें स्थाबरजंगम । सत्य कदापि न वाटे मजलागी. ॥ ११९९ ॥. 
मज ऐशिया विषयाचे अशन । नाहीं तथापि शुद्धचित्तजन । भक्तीने करितां 
भजन । जें आर्पेती तें मी भक्षितों ॥ १६३६०॥ अगा! तुळसीपत्र आदिकरत्ती | 
भळतें एक गलित पत्र आणुनी । मज सर्मपिती तें भक्तीनें आर्पेळें म्हणोनी । 
अशन करितों मी तयाचें. ॥ १६१११ ॥ कीं त्या पत्री जो जैसा रस । तो' 
माझाच अखंडानंदानुमव सुरस । तें पत्र वाळळें विरस । परि विरस नव्हे 
अखंडानंदानुभब माझा. ॥ १६३२ ॥ कां शब्द स्पही रूप रस गंध । मज 
यांचा साक्षित्बसंबंध । पारे सर्वही स्वरूपानंद । ऐसेंचि वाटे. ॥ ११३३.॥ 
जीवांस हा अनुभव असेना । त्यांस विषयांची असे वासना । ह्या वासनेने 
मज जगज्ीबना । जडविषयरूपे ते पाहती. ॥ १९१४ ॥ ते.विषय ल्या 
बासनेंकरूनी 1 फळ अपेक्षरनि अन्यदेवांपासूनी । अर्णिती मार्तेचे परि अशुद्ध 
चित्त म्हणोनी । मज आर्पिती ऐसें न वाटे. ॥ १३१५ ॥ कीं ते विषयासा- 
ठींच आर्पिती । विषयचि फळ तयाचें पाबती । अनुम्रहद्षष्टि मी जगत्पती । न 
पाहें तयांतें. ॥ १६३६ ॥ एवं तिहीं जें आर्पिळें । तेंही खस्वरूपचि देखतों 
आपुळें । परंतु मी प्रसन नव्हे म्हणोनि नाहींच पावलें | जें तिहीं आर्पिळें मज- 
लागीं. ॥ १६३१७॥ जे धयुद्ध भक्त माझ अज्ञुना ! । ज्यांस फळवासना अ- 
सेना । आणि भक्तीने मज जगज्जीबना । पत्र पुष्प फळ जळ किमपि आर्पेती. 

॥ १६११८ ॥ त्यांस वांडित नसे फळ । मज ते माझें खरूपचि वाटे केवळ | 
म्हणोनि भक्षितों त्यांचें पत्र पुष्प फळ जल । माझा स्वरूपानुभबचि अशन 
माजले. ॥ १६६९९ ॥ सर्वही माझा अखंडानंद । पारे आर्पितां फळ वासनेने 
होतो बंध । म्हणोनि अमक्तांतें फळसंत्रंध । होतो यास्तव पावळेंचि नाहीं 

माते. ॥ १६४० ॥ आणि 'भक्ते भक्तीकरूनी । आपिळें थद् 
चित्ते म्हणोनी । अर्पण फळापेक्षेवांचूनी । आड नसे फळ कांही.॥ ११४१ ॥ 

खाणें तों मज आर्पिढें | आणि फळ तरी कांहीं न इच्छिळें १ तेव्हां तें अपणचि 

उस्ळें । तें तो अखंडानंदस्वरूप माझें मज वाटे. ॥ १६१४२॥ कीं मज 

माझ्या स्वरूपाची प्रीती । आत्मा सवाचा प्रिय मी जगत्पती । जे मज आव- 
डीनें मजती । न दिसे भेद माझिया त्यांचिया प्रीतीते. ॥ १६४३ ॥ ऐसी 
माझी ज्यांस गोडी । तिहीं आपिळें त्यांचीच मज आवडी । अखंडानंदाच्या पंर- 
बडी । वाटती पत्र पुष्प फळ जळ तयांचे, | १९४४ । तिहीं जें आपिठें पत्र । 
तें मी आदरें भक्ष्तिं पवित्र । भळतसें पुष्प आपलें तें बिचित्र । मज वाटे. 


"नसर 





"१९४ वामनपंडितकृत 


॥ १९४५ ॥ तें पुष्पही मी भक्षितों । कीं माझा अखंडानंदचि मी लक्षितो । 
आणि पदार्थरूपें यथायोग्य भोग देखतों । भक्षणें नांव त्याचेंचि. ॥ १६१४६ ॥ 
पुष्पाचा जो परिमळ | घ्राणद्वारा कळतो केवळ । तो भोग भक्षण म्हणोनि 
कुझळ । सर्व म्हणती. ॥ १६४७ ॥ द्वितीयाध्यायांत हेचि श्रीपती । विषय 
निराहाराचे म्हेणे परतती । आहाररब्दे इंद्रियांस मोग विषयाचा म्हणती । 
हचि तात्पर्य वेदाचे. ॥ १९४८ ॥ म्हणे, 'द्वासुपणो' श्रुती । 'अनक्ष- 
न्नन्यो अभिचाकशीती” । कीं अशन न करी जगत्पती । तरी काय उपवास 
करितो ऐसें म्हणावें? ॥| १६४९ ॥ नाहीं करीत अशन । म्हणजे करीत 
नार्ही भोजन | अथे ऐसा करावा तरी इतर विषयसेबन । घडतें काय ईश्वरातें£* 
॥ ११५.० ॥ एवं अनन । म्हणजे अर्थ तो अभोजन | परि इंद्रियद्वारा 
विषयाचें जितके सेबन | अशन म्हणावें तितकेंही. ॥ १९५१ ॥ एवं बिषय- 
सेवन म्हणावें अदान । विषय न सेवणें अनशन । ऐसी बेदभाषारीती गहन । 
बिचारिता अर्थ सांपडे. ॥ १६५२ ॥ प्रस्तुत पुष्पाचें भक्षण । या भावें 
बोलिळा कमलेक्षण । कीं पुष्पाच्या भोंगाचें जें लक्षण । तेंचि भक्षण तयाचें. 
॥ ११५३ ॥ पुष्पे गुंफोनि माळा । अर्पितां भोग होतो गळा । तेचि याच्या 
क्षणाची कळा । चरणीं अथवा शिरीं अवतंस. ॥ १९५४ ॥ तें गुफिलें 
अथत्रा मोकळें । तें. साजूक अथवा वाळलें | भळतसें भक्तीने आंपिठें । तें 
मी माझा अखंडानंद मानितों. | १६५५ ॥ याच प्रकारें फळ । याच प्रकारें 
जळ । मज अपौ भक्तीने प्रेमळ । तें मी आदरें भक्षितो. ॥ ११५६६ ॥ 
मज पाहिजे प्रेम । मज प्रेमे कांही समपावें हा त्यास नेम । म्हणोनि लाचे 
मलतसें भी सर्वोत्तम । भक्षितों भोगितों तें यथायोग्य. ॥ १६५७ ॥ सहज 
आवडे पोटींचा बाळ | क्षेम देतां अमृत वाटे त्याची लाळ । तैसें प्रेमळाचें 
परत्र पुष्प फळ जळ । भलतसें मज गोड वाटे. ॥ १६५८ ॥ ज्याची नसे 
आवडी । त्याचें अश्रंतही नेदी गोडी । प्रीती ज्याची त्याची खरबडी । वाटे 
ती अग्रृताची. ॥ १६५९ ॥ अगा! गोड ते क्षुधा । क्षुचितास कांजीही वाटे 
सुधा । घुंडोनि पाहतो सर्व वसुधा । तों क्षुधा मज सर्वदा प्रेमाची. ॥१६६०॥ 
याहूनि सुगम भजनांची रीती । सांगतो आतां जगत्पती । सुलमत्वप्रसंगें 
पायोम्रती । परम आणि प्रथम भागवतधर्म बोलतो या छोकी. ॥ ११९१ ॥ 
यत्करोषि यदश्ासि यज्ञुद्षोषे दरासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणमू ॥ २७॥ 
अगा! तूं जे. करिसी । आणि जें तूं भक्षिसी । भाणि जें तू होमिसी । 


९ अध्याय] अयार्थदीपिका, ३१५ 


आणि देसी जें तू. ॥ ११९२ ॥ तूं होमिसी ज्या होमातें । तूं तपसी ज्या 
तपातें । तें समर्पी सर्वही मार्ते । कुंतीसुता! ॥ १९१६३ ॥ ज्यास पाहिजे 
माझें दास्यपण । त्याणें समर्पावें सर्व कर्म जाण । कीं दास जाळा कोणी सेवे- 
विण । हें घडेना. ॥ १६६४ ॥ मुख्य सेवेचा धर्म.। कीं स्वामीचेंचि सर्वदा 
करावें कर्म । दास्यपणार्चे वर्म | आणीक नसे. ॥ १६६५ ॥' स्वामिकार्या- 
वेगळा काळ । क्रमी तो दास फटकाळ | कांहीं खामिकाये कांहीं खकार्यपा- 
ल्हाळ । तो भाडेकरी दास म्हणवेना. ॥ १९६६*१॥ आठ प्रहर साठ घटिका | 
प्रतिदिवसीं काळ इतका । खामिसेवेंताचि वेची तितका । तोचि' दास, 
॥ १६१७ ॥ एवं करूनि अष्टप्रहर सेवा । सेवावें दास्यत्वें देवाधिदेवा । तरी 
त्या सेवेचा करी हेबा । जगदंबा लक्ष्मीही. ॥ ११६६८ ॥ परतु सेवा तरी 
घडे । कीं अगत्य स्वामीस कार्य पडे । तेव्हां सर्वेश्वराचे सेवेस पडें । अवसर 
कोण. ॥ १९६९ ॥ तो अबाप्तसकळकाम । त्याचें करावं कोणतें काम । मु- 
क्ता्थ होऊनि निष्काम । सर्व कर्म अपोबें श्रीचरणीं, ॥ १६७० ॥ आर्पितां 
सर्व क्रियांतें ॥ आणि आरपितां अवस्थात्रयातें | आठ प्रहर सेबा तयातें । घडे 
सर्वेश्वराची, ॥ १६७१ ॥ म्हणोनि म्हणतो कीं अर्जुना! । सर्व कर्मे मज 
भवभंजना । समर्पी कीं भगवद्गक्त जना । प्रथम भागवतधर्म हाचि माव, 
॥ १६७२ ॥ ऐसें कर्म आर्पेतां सकळ । म्हणसी काय होईळ फळ । तरी 
मो स्ोत्मा केवळ । त्या मज पावसी म्हणतो या शछोकीं. ॥ १९७१ ॥ 
शुभाघुभफलैरेवं मोध्यखे कमेबंधनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यखि ॥ २८ ॥ 

अगा! ऐसा तूं जेव्हां होसी । कौ सर्व कर्मे मज अपू ळागसी । तेव्हां 
आुभाझुभ दोही फळांपासूनी सुटसी । तुटती आुभाझुभ दोनी कर्मबंध,' 
॥ ११७४ ॥ अझुभ पापकर्मे बेडी जैसी । शुभ पुण्युफळ,बेडीच तैसी' | 
सुवणीची बेडीच ते कैसी । बरी म्हणावी £ | १९७५ ॥ मज कर्मे आपसी 
सकळ । तयाचें मोक्षचि फळ | कीं दास माझा जाळा निर्मळ । मग बंध कैंचा 
तयासी? ॥ १६७९ ॥ जाळा समर्थाचा दास । भय कैंचें मग त्यास । संसार- 
बंधप्रयास । नुरती होतां निज़दास माझा. ।। ११७७ ॥ सर्व कर्मे अर्पी मातें । 
औठ प्रहर सेवा घडली लातें । माझें अनन्य दास्य जोडलें ऐेसें जयातें | बंध 
यातें मग कैंचा ? ॥ ११७८ ॥ दिवसरात्रीं साठ घटिका । माझ्याच सेवेंत 


क वब म धकनलिि महिव 
* ,१. जागूवि, स्वम आणि झुदुपि. 


11 $ बामनपंडितकृत 


कंठी काळ इतका । कीं खाणें जेवणें इत्यादि केर्मकळाप तितका । मज अ- 
पिंतां कर्म त्याचें सकळ सेवा माझीच ते, ११७९ ॥ सेबा सवेदा घडे 
ज्यास । निजदास कैसें न म्हणावें त्यास १ । दास म्हणावें त्यास । संसारबंधास 
लाबून देऊं मी कैसा १ ॥ १६८० ॥ एबं च संसारबंध तोंचवरी । की सर्वक- 
रमापण मातें न करी । कर्म अगू लागला तेव्हां मजवरी । ओझें पडलें तयाचें. 
॥ ११८१॥ कीं जाळा आपुला निजदास । त्याची उपेक्षा आणि तद्विषयीं जो 
उदाप् | कोण भला म्हणेल त्या मंदास !। जो मला म्हणेल तोचि मंद.॥१६८२॥ 
भल्ला समर्थ म्हणिजे तरी । कीं स्वदासाची सर्व पीडा हरी । हा उत्तमोत्तमाचा 
गुण परी । माझ्या गुणाचाच अंशांश. ॥ १६८९ ॥ मजपासूनि सद्रुण सकळ । 
माझेच गुण सर्वे सद्दुणांचें सूळ । तो मी सर्वेश्वर केवळ । केंवी उपेक्षू दासांतें £ 
॥ १६८४ ॥ दास्याचें माझ्या हेंचि वर्म । कीं मज अर्पी सर्व कर्म । मुख्य 
प्रथम भागवतधर्म । सवै कर्मसमपण मजलागी. ॥ १६८५ ॥ एवं सर्व कर्मे 
मजला । ज्या दिवसापासून अपरे लागला । त्याच दिवसापासून संकल्प अमोघ 
माझा जाला । कीं मोक्ष द्यावाच आतां मी याते. ॥ १६८९ ॥ या भावें म्हणे 
अ्जुनासी | कीं तूं ऐसा जेव्हां होसी । तेव्हां चयुभाद्युम बंधापासूनि सुटसी । 
म्हणिजे पावसील तूं मोक्षा. ॥ ११८७ ॥ आतां ज्ञाने अविद्याम्रंथि सुटे । पुढें 
गभेवासा येणें खुंटे । एवं आत्मज्ञानें बेघ तुटे । ्युभाझुभसंचितक्रियमाणाचा. 
॥ १९१८८ ॥ प्रारूध सरे भोगे । संचित जळे चित्त चैतन्ययोगें । कर्महेतु- 
प्रकृतिवियोगें । साक्षी होतां बुद्धीस लेप न लागे क्रियमाणाचा. ॥ १६८९ ॥ 
हे आत्मज्ञानाचे विळास । यांत आदीं पाहिजे संन्यास । “सैन्यस्य श्रवण 
कुर्यात! म्हणोनि मोक्षार्धियास । श्रुति म्हणे. ॥ १९९० ॥ आणि 'त्यागेने- 
कॅन अमृत' ऐशा श्रुती । एक्या लयार्गेचि मोक्ष म्हणती । हे दोनी सोडोनि 
श्रीपती । कर्मापर्णेच मोक्ष बोलतो. ॥ ११९१ ॥ तरी जों संन्यास आणि 
त्याग न घडे | ज्ञानें अबिद्येचें कवाड नुघडे । शुभाशुभ कर्मबंधही न विघडे । 
तोंपर्यंत. ॥ १६९२ ॥ हा क्रम ठेवून एकीकडे । कृष्ण म्हणे कीं सर्व क- 
मार्पण घडे । तरी त्याचा झुभाद्युभ कर्मबंध विघडे । तरी काय मोक्ष विना 
ज्ञाने बोलावा £ || १६९९ ॥ या शंकेचा परिहार । कीं हाच संन्यास आणि 
हाच स्ागप्रकार । आणि याच उपासनेने सर्वेश्वर । ज्ञानद्वार देतो मोक्षाते, 
॥ १९९४ ॥ त्यांत सर्व कर्मसमर्पणीं । लाग सूचवी चक्रपाणी । आगि 

२. कर्माचा खटायेप, पसारा. २, या अन्मी भोगण्याकरितां बरोबर ड्यणळेळें, ३. गोळा 
केलेलें, पूर्वनन्मी जमलून ठेवडेलें गांठोळें, ४. या जन्मीं जे करानयाचें त. ह 





९ भध्याय] यथार्थदौपिका. ३५७. 


“संन्यासयोगयुक्तात्मा' हे वाणी । संन्यास सूचबोनि बोलतसे. ॥ १९९५] 
अष्टादशी सर्वकर्मफलत्याग | श्रीकृष्ण म्हणेळ कीं तोचि ह्यागयोग । नव्हे 
सर्वकर्मफळबिथोग । कृष्णीं न अर्पिता हें तृतीयाथ्यायांत बोलिला, ॥१६९९॥ 
एवं च लाग सर्वकर्मापण । परि तो न घडे संन्यासाविण | काम्यत्याग संन्यास- 
लक्षण । कर्मसमर्पण तो ह्याग. ॥ १६९७ ॥ काम्यकर्मे टाकी समूळ | आणि 
नित्यकर्मे लौकिककर्भे सकळ । करी आणि अर्पा तेव्हां त्यागफळ । भात्मसाक्षा- 
त्कार तो लाहे. ॥ ११९८ ॥ जो काम्यकर्मे करी | तो दास नव्हे भाडेकरी । 
दास न होतां जगद्गुरु हरी । नेदी आत्मसाक्षात्काराते. ॥ ११९९ ॥ यालागीं 
*म्हणतो हरी । कीं “संन्यासयोगयुक्तात्मा' होसी जरी । मातें पाबसी 
तरी । आसमज्ञाने. | १७०० ॥ आपण देह आणि देहासहित । प्रपंच साय 
बाटे हें विपरीत । या विपरीतभाबापासूनि सुटणेंचि अतत । नाश अविद्या- 
बंधाचा. ॥ १७०१ ॥ एव विपरीतापासूनि मुक्त । तोचि म्हणाव! विमुक्त । 
अविद्यानाश आत्मसाक्षात्कारयुक्त । बिमुक्त तो. ॥ १७०२ ॥ यालागी जगद्ुरु 
या वचनीं । म्हणे मातें पावसी विमुक्त होउनी । काम्यकर्मत्यागें सर्व कर्म 
समप्रूनी । अविद्येपासूनि सुटोन मातें पावसी. ॥ १७०३ ॥ एवं सर्वसमपण- 
त्याग । काम्यत्याग संन्यासयोग । बिपरीतभावाचा बियोग । त्रिसुक्तशन्दें बोलि- 
छा, ॥ १७०४ ॥ अष्टाद्शी आरभींच पार्थ । संन्यासय़ाग या दोहींचा पु- 
सेल अर्थ । तेथें बोलेल समथ । तत्त्व ऐसेंच संन्यासाचें आणि लयागाचें. 
॥ १७०५ ॥ तेथें सर्वकर्मफलयाग । लातें म्हणेल मुख्य त्याग । न घडे 
नित्य निष्कामकर्मकळाचाही वियोग । ईश्वरी न आर्पितां. ॥ १७०६॥ हा 
तृतीयाथ्यायांत । *यज्ञाथोत्कमैणोडन्यत्र' या छोकीं सिद्धांत । कीं बंघातें न 
करी एकचि इरेश्वरापित । ल्यावेगळीं बंधकें कमे सकळही. ॥ १७०७ ॥ दूरी , 
करणें वात्रमळ । म्हणतां साधन न बोळतां बोठिळें जळ । येविषयीं तों खय 
केवळ । बोलिळाच अध्यायांत तिसरिया. ॥ १७०८ ॥ पुढें बोलिजेळ हा प्रकार । 
प्रस्तुत ग्रंथ वाढला फार । कीं अगल्य अगम जो विचार । तो संक्षेपें बोळतां 
विस्तार इतका पाबळा, ॥ १७०९ ॥ एवं च काम्यकर्म त्यागावें । नित्यकर्म 
देहनिर्बाहादिकर्मही करून अपीवें । तेव्हां विपरीतभावनेपासूनि सुटावें । पाबावें 
येकंठनाथातें. ॥ १७१० ॥ हा सुगम भजनमार्ग। छोकदर्ये बोलिला श्रीरंग । 
येथे कांहीं शंका तिचा भंग । आतां येथून करीतसे. ॥ १७११ ॥ कीं सर्व- 
कर्मे अर्पा आपणास । तो तों जाळा आपला दास । म्हणोनि मोक्ष देतो त्यास। 
यौ गोष्टीने विषमता लागली. ॥ १७१२ ॥ कीं दास न्यावे, मोक्षा । इत- 


|्ष्ट बामनपंडितकृत 


"रांची करावी उपेक्षा । हे बिषमता लागली अंबुजाक्षा । जनांस आणि अज- 
नास ऐसें वाटेळ. ॥ १७१३ ॥ म्हणोनि याचा परिहार । करितो आतां सर्वे- 
श्वर । समता साधूनि भक्तीचा बडिबार । बोलतसे या छोकीं. ॥ १७१४ ॥ 
'समो5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो$स्ति न प्रियः । 
ये भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहमम्‌ ॥ २९ ॥ 

अगा ! मी सर्वोत्तम । सर्वाभूतीं सम । धुंडितां सर्व स्थावर जंगम । कोणी 
द्वेषी अथवा कोणी प्रिय असेना. ॥ १७१५ ॥ सागरास एक अप्रिय | अथवा 
त्रंग एक प्रिय । हें काय घडे सम अद्य । चित्ससुद्र जडतरंगीं ये रीती. 
॥ १७१६ ॥ अगा! मीच जड भूतें सकळ। मीच प्रति्बिंबरूपें जीवही केवळ| 
जीवास हें न कळे त्या न कळण्याचें मूळ । अविद्या अनादि. ॥ १७१७ | 
भूतें गजमाजीं सकळ | सर्वभूतीं मी केवळ । परंतु जीवास हें अकळ । अबि- 
करूनी. 4) (७१८ १ म्हणोनि मजमाजी भूतें मी सर्वभूतीं । हें रहस्य 
जीव कोणी नेणती । मी एक आहें ऐसा जगत्पती । न जाणती हेंही. १७१९॥ 
मी कल्पदृक्षस्मभाव भगवंत । जैशास तैसाच होतों निश्चित । चतुथोध्यायांत 
बोलिळों हा सिद्धांत । 'ये यथा मां प्रपद्यंते' या छोकीं. ॥ १७२० ॥ मी 
,सर्वत्र असें परी । जे न भजती ल्यांस दूरी । मी त्यांत ते मजमाजीं हे गोष्टी 
खरी । परि लयांस माझें विस्मरण. ॥ १७२१॥ म्हणोनि मज वाटतें ऐसें । कीं 
मी त्यांत आहें म्हणो कैसें? | आणि ते मजमाजीं आहेत हेंही रेसें ।'न बाटे 
मज. ॥ १७२९ ॥ जे भक्तीनें मातें भजती । मज वाटतें कीं तेच मजमाजी 
असती । आणि त्यांमाजीं मी जगत्पती । आहें ऐसें वाटतें. ॥ १७२६ ॥ अ- 
सोनि उदकीं तृषित । तो नाहींच उदकीं म्हणावा निश्चित । अनांत पुरिळा 
तरी क्षुधित । नाहींच म्हणावा अनांत त्या. ॥ १७२४ ॥ जलसमृद्धींत जळ 
पितो । अन्नसम्ृद्धींत अन्न खातो । आहे उदकीं अन्ना म्हणावा तो | तैसे मक्त 
मजमाजीं मो भक्तांत. ॥ १७२९ ॥ विषम जनाच्याच कल्पना । कल्पद्रुमी 
विषमता असेना | कल्पनानुरूप जना । फळ दे म्हणावा समचि तो. ॥१७२६॥ 
सर्व कर्मे मज आर्पिसी । तरी तूं ्युभ अ्चुभ कर्मबंधापासूनि सुटसी । या प्र- 
संगी विषमता लागणार ते ऐसी । कल्पतरुन्यायें परिहरिली. ॥ १७२७ ॥ प- 
रंतु तेंचि प्रकरण । म्हणोनि संशया आणिका एकाचें होतें स्फुरण । या ह्ां- 
कापरिहाराचें विवरण । या पुढिलिया *होकीं. ॥ १७२८ ॥ '*यत्करोपि "य. 
दक्षासि' या छोकी अक्धुनातें । म्हणे समर्पा सर्व कर्मे आपणाते । दुसरिया 
'होकीं म्हणे तयातें । 'संन्यासयोगयुक्तात्मा? म्हणोनी. ॥ १७२९ ॥, की 


९ अब्याय] यथार्थदीपिका. ,२५९- 


काम्यकर्मत्याग । तो म्हणावा संन्यासयोग । एबं ज्यास नसेल. कामनेचा रोग | 
तोचि काम्यकर्मे टाकील. ॥ १७३० ॥ तेव्हां सर्मापेतां कर्मे । मुक्ति ज्ञानें 
तें हान या भागवतधर्म । विचारितां ऐशिया कर्मे 1 सुगम भजन दुगेम हॅ. 
॥ १७३१ ॥ सुगम कर्मसमरपेणें । आणि विवेकें सुममच्चि कर्म त्यागणें । प- 
रंतु सद्यः विषयाचे भोगणें । परम कठिण त्याग त्याचा. ॥ १७३१२॥ कीं 
काम्य टाकील तोचि तो निष्काम | निष्काम तोज़ि कीं विषयभोगीं ज्यास न 
असे काम । हें तों असंत कठिण काम । सद्य: सांगणें विषयभोग ॥१७२३॥ 
जों न शके टाकूं बिषयभोग । तों त्यास आहेच कामनेचा रोग । ऐशिया्‌स 
काम्यत्याग संन्यासयोग । केंवी घडे  ॥ १७३४ ॥ आणि संन्यासयोग हा न 
घडे । उगाच ठागे कमोपेणाकडे । तरी ज्ञानद्वारा कैसा उपडे । कंठत़ंध शुमा- 
झुभ कर्माचा 7 ॥ १७३५ ॥ एवं कठिण टाकणें सय: बिषयभोग | विषयभोग 
इच्छी तोंपर्यंत न घडे संन्यासयोग । जों नव्हे बिषयभोगत्याग । तों हा भक्ति 
योग साध्य सहसा होईना. ॥ १७३१६ ॥ हे शंका पार्थाच्या मनीं । ते सर्व- 
साक्षी जाणोनी । असला वाईट गुण भक्ताचा याहीइनी । तरी तो उत्तमच 
जाण म्हणतो या छोकीं. ॥ १७१७ ॥ 
अपि चेत्खुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यख्यवसितो दि सः ॥३० ॥ 

अगा! तो पूवोक्त । सर्वकर्म समपणार भक्त | असला यथान्यायें खर्धर्म वि- 
पयासक्त । तरी तो साधु हें नवल काय तुज सांगू! ॥ १७९८ ॥ जरी तो 
असेल दुराचारी अत्यंत । आणि त्यास देवत मीच एक भगवंत । भजे मज 
आणि अन्यदैबत | न भजे कदापी. ॥ १७९९ ॥ तोही साधुच मानात्रा संती । 
कीं निश्चय अललंत उत्तम लाच्या चित्तीं । कीं अनन्य अव्यभिचारिणी अनंतीं | 
भक्ति त्याची. ॥ १७४० ॥ जाली उत्तमाची गृहिणी । पाहतां, आहे व्यमि- 
चारिणी । दों पुरुषांशी रमे जारिणी । ते व्यमिचारिणी पतित्रता म्हणवेना. 
॥१७४१॥ ते उत्तमांगना । ऐसें भल्यांच्या वाचेस येइना । तैसा मज भजे इतरांसही 
भजे अजुंना! । तो सदाचारीही साधु न म्हणवे कदापि, ॥ १७४२॥ न भजे 
अन्य देवांतें । अनन्यभावें भजे मातें । तो अल्संत दुराचारी असला तरी ातें । 
साधूच मानावा सळनीं. ॥ १७४९ ॥ पहावें लाच्या निश्चयाकडे । कीं 
मर्जबांचून इतर दैवत नावडे । अनन्यभावें भक्ति माझी घडे । तो अतिदुरा- 
चारीही साधु माज़़ावा. ॥ १७४४ ॥ अगा ! रोग आहे देहीं । परि अपय्य 
ठाकोनि आरोग्यकर असंत जें कांदी । तें औषध निरंतर, सेबितो तोही । 


"३१६० बामनपंडितकृत 


"निरोगी जाळा म्हणोनि उत्तम वैद्य मानिती. ॥ १७४५ ॥ संसाररोगातें हरी । 
ऐसें दिव्य औषध मी हरी । मज सेवी आणि विषयरोग वाढवी तीतें न सेवी 
जरी । बिषयवासनारोगनिमुक्तचि तो मानाबा, ॥ १७४६ ॥ अगा! ओषघाविण। 
निरोगी जाढा कोण? । माझ्या भक्तीवांचून विषयप्रवीण । चित्त तें शयद्धी कैसें 
पावतें£ ॥ १७४७ ॥ परतु जों केला नाहीं दुराचारयाग । आणि चित्तीं माझा 
भक्तियोग । न भजे इतरांस .तरी संन्यासयोग । साधळाच त्याला. | १७४८ ॥ 
कीं काम्य टाकिलेंची असेळं जरी । इतर देबांतें न मजे तरी । उरली सद्य: 
भ्ोगेच्छा दिसे परी । नाशक तीचें मार्श अनन्यभजन आरंमिलें, ॥ १७४९ ॥ 
परिस हाता आला । तो तेव्हांच कनकसंपत्न जाला | माहे भजन अनन्य * 
लागलें ज्याळा । साधु ल्याला म्हणावेंचि. ॥ १७५० ॥ कीं कीटकही भ्रमर 
होतो थ्यातां । सत्त्वधयुद्धि तैसी मज सत्त्वोपाधीस भजतां । रँजोबृद्विकारका 
अन्या लक्नितां । नासेचि वासना तया अनन्यभक्तीची. ॥ १७५१ ॥ रेसा 
स्वमक्त आणि दुराचारी । ज्यास वर्णितों येथवरी । तो जातीनें पापजाती ऐसी 
वैखरी । बदती कोण्ही तें विरुद्ध. ॥ १७५२ ॥ कीं पुढिल्या 'छोकावरी । 
ह्यातेंचि वर्णूनि हरी । त्या पुढिलियाच *होकीं मुरारी । तें पापजातीचें वेग- 
ळेच वर्णीळ, ॥ १७५३ ॥ 'मासुपाश्रित्य कोंतेय येपे स्युः पापयो- 
नयः? म्हणोनी । म्हणेळ कीं जे यावेगळे पापयोनी । आणि स्त्रिया वैशयादिही 
तरती म्हणेळ यावरूनी । हा दुराचारी सत्कुळप्रसूतचि जाणाबा. ॥ १७५४ ॥ 
आतां याचा अर्थ ये रीती । कीं दुराचारी आणि जोडे सत्संगती । ते भसो- 
निही दुराचारी मती । त्याची अनन्यहरिमजनीं जरी लागे, ॥ १७५५ ॥ 
तरी त्या भजनें कृतार्थ । होणार ऐसा याचा अर्थ । याकारणें म्हणे समर्थ । 
-कीं तो साघुच मानाबा. ॥ १७५६ ॥ कीं साधुत्व अबळंबाया | विळंब नाहीं 
उरल्या तया । तेही गोष्टी धनंजया । आईक म्हणतो या छोकीं. ॥ १७५७ ॥ 
क्षिम भंबति धर्मात्मा शश्वच्छांति निगच्छति । 
कोंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणशयति ॥ ३१ ॥ 

* अगा ! चित्तघरमेकरून युक्त । ऐसा अतिशीप्र होतो तो माझा भक्त । कीं 
जे शांति शाश्वत तीतें होऊनि विरक्त । अतिशाये पावतो अतिशीत्र. 
॥ १७९८॥ हा प्रताप माझ्या भक्तीचा । अजुना ! जे वादी, तयां न कटे 
साचा । बडबड करील त्यांची वचा । कीं हें ऐसें घडो शकेना. ॥.१७५९१॥ 
सूर्य दिवांधाच्या मतें नसे । जन्मांधास काय दिसे । गर्भिणीचे डोहळे कैसे । ' 
बांजेस होती. ॥ ,१७६० ॥ मार्ग भक्तीचा ठाबा नसे । त्यांस हें. सर्व मिथ्या 


९ अध्याय] यथार्थदीपिका, शशश 


भासे । ते समजाबिल्याही समजतील कैसे । हा पंथचि ठावका ज्यांला असेना, 
॥ १५७६१ ॥ परंतु देखोनि लांची सभा । मुजा आपल्या करूनि उभा । 
ये विषयीं सुभद्रावलभा । प्रतिज्ञा करी गर्जोनियां. ॥ १७६२ ॥ , अगा निग- 
मरूपिणी अमोघ ज्याची वाणी । तो मी प्रतिज्ञापूर्वक बोलतो चक्रपाणी । 
कीं माझा भक्त वांया न जाय कोणी | कदापि कुंतीनंदना !' ॥ १७६३ ॥ 
कोंतेय म्हणिजे कुतीसुत । अर्जुनास या नांवे, आाळवी अनंत । भाव यहन 
अल्यंत भगवंत । दावी आळवितां या नांवें. ॥ १७६४ ॥ कीं दुराचारीही 
माझा भक्त । न नासे कधीं जरीही विषयासक्त । व्यर्थ सदाचारी आणि वि- 
रक्त । मक्त माझा जो नव्हे. ॥ १७६९ ॥ कीं तूं कुंतीचा सुत । उतपत्ति 
तुझी पुरुषांतराचें रेत । कीं तूं न होसी निश्चित । पुत्र आपल्या ब्नापा पंडूचा. 
॥ १७९६९ ॥ असोनि ऐसें सारथी । मज भक्तीकरून बसविले रथीं । ढाळा 
घोटिती महारथी अतिरथी । दुर्थोबनाचे आणि तो. ॥ १७६७ ॥ उत्पत्ति 
रेसी असोनि मद्भक्त । म्हणोन मोक्ष आणि जयलद्ष्मीनें होसीळ युक्त । दुर्यो 
घन मरेळ अभक्त । जरी वीर्याचाच आपल्या बापाचिया. ॥ १-६१८॥ अ- 
भक्त नासे सदाचारी । भक्त तरे जरी दुराचारी । यमुनापुलिनसंचारी | स्पष्ट 
बोलिला या श्होकी. ॥ १७६९९ ॥ दुराचार सत्कुलप्रसूत । त्या भक्ताचे विषयीं 
रेसें बोलिला देवकीसुत । आतां कुलेंकरून नीच बहुत । तेही खभक्तीनें 
तरती. म्हणतो या छहोकीं, ॥ १७७० ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्युः पापयोनयः । 
र्त्रिथो वैद्यास्तथा दाद्वास्ते$पि यांति परां गतिस[ ॥ ३२ ॥ 
अजञुंना ! जे असती पापयोनी । तेही माझ्या आश्रयें करूनी । परमगतीतें 
पावती यात्ररूनी । पाहें बडिवार माझ्या भजनाचा. ॥ १७७१ ॥ चांडाळादि' 
अधमजाती । जरी माझाच आश्रय धरिती । कीं तारक आम्हांस एक श्रीपत्नी । 
तरी तेही परमगति पावती अर्जुना! ॥ १७७२॥ तैशाच गा अर्जुना! 
स्त्रिया । सत्कुलप्रसूताही मूर्तिमंत माया । असल्ससाइसअतिळोभतादि धनं- 
१. पंडन्यतिरिक्त पुरुषाचे, इद्राचे, षडूस किंदमकषीचा शाप असल्यामुळे कुंतीने इद्रापास्ल 
"अर्जुनाची प्रात्रि करून घेतली होती. २. बिचाऱ्या अबला खीजातीवर पडितरायाचा केवढा दा. 
दोषारोप! ख्िया अशान असतात असें कदाचित्‌ म्हणतां येईळ. परंतु त्या सर्वे दुरशणांचे 
मरषर आहेत असे म्हणणें मोठ्या धाडसाचे आहे. लियांच्या विषयीं अशा प्रकारचा कटाक्ष 
बऱ्याच पुरातैन काळापाडन असावा असें दिसते. *मनृ्त साहसं माया? इत्यादि दुर्गुण संस्कृत 


कबॉ्भी त्यांच्या पव्नरी बांधले आहेत. परंतु झा 'होकास हरताळ लावणारी किती तरी खीर्हे 
आपल्या देशांत निर्माण झालीं भाहेत ! 





श्ट्रे बामनपंडितकृत 


जया! । दुर्गुण जयांचें माहेर. | १७७१ ॥ दुर्गुण पुरुषातही असती । परि 
स्रिया खाणोच दुर्गुणाच्या दिसती । पति, पुत्र, पिताही वंचिती । सहज 
कृत्रिम स्वभाव ल्रियांचा. | १७७४ ॥ स्त्रिया ऐशा बाईट परी | मज अनन्य- 
भावें भजती जरी । त्याही साधुपदवी पात्रोनि बरी । परमगतीतें पाबती. 
॥ १७७५ ॥ पुरुषांतही कुलीन । वेदी अधिकार ते वैश्यजन | परि त्यांस 
छोम अल्संत गहन । धनाचे ठायी. ॥ १७७१ ॥ सर्वा वर्णीसही प्रिय 
धन । परि वैश्यांस धनेचि केवळ जीवन । धनेचि भोग धनेंचि साघन ॥ 
धन मेळवाअयाचें तवांठा. ॥ १७७५७ ॥ परमलोभिष्ठप्रकृती | वैय घनतू- 
ष्णेच्या आकृती । तेही जरी अनन्यभावें सुकुती । मज भजती पावतीच परम 
गतीतें. ॥ १७७८ ॥ हद केवळ तमोगुणी । वेद न पडे ज्यांच्या श्रवणी । 
तेहो मज अनन्यभावें जे क्षणीं । भजती पात्रलेच म्हणावे परमगतीतें. 
॥ १७७९ ॥ स्त्रिया शूद्र आणि इतर अधम जाती । माझ्या भजनें मुक्ति 
पावती । ब्राह्मणही नरकास जाती | मज न भजतां वेदशात्रसंपनही हा भाव. 
॥ १७८० ॥ सर्ववर्णगुरृत्व अधिकार | जाणती बेदबेदांत बोलती सार । 
पारे भगवद्भजनावांचूनि निःसार | सर्व जालें तयांचे. || १७८६ ॥ भगवद्गजन 
करिती जरी | तरि त्यांस तो तिळही नसे दूरी । प्रात्ती त्यांस आति लवकरी | 
हें स्पष्ट बोलतो या छोकी. ॥ १७८२ ॥ 
किं पुनत्नोह्मणाः पुण्या भक्ता राजरषयस्तथा । 
अनित्यमखुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अंगा ! अत्यंत अधम जाती । माझ्या भजनें बैकुठास जाती । ब्राह्मण तों 
परम सुती । हे मोक्ष पावती नवळ काय £ ॥ १७८३ ॥ नीचय़ोनी मोक्ष 
पाबती । मज भजतां हें बोलिलो तुजप्रती । ब्राह्मणाची गोष्टी मागुती । बोल- 
णेंचि नटगे, ॥ १७८४ ॥ कीं त्या पापजाती । ब्राह्मण पुण्यवंत सक्ती | 
बेदशास्रसंपन सहजाकृती | काय यांचें आश्चर्य? ॥ १७८५ ॥ ब्राहमण सुती 
मद्गुक्त । याचें नवळ नाहींच होतां मुक्त । तैसेच क्षत्रिय राजार्धि मद्भक्तियुक्त | 
काय सांर्गो हे मुक्ति पाधतीळ म्हणोनी, ॥ १७८६ ॥ भजन माझें ऐसें म्ह- 
णोनी । अर्जुना! तुज मागतो पदर पसरुनी । कौ भज मज अनन्यमक्ति- 
करूनी । अगा अजुना ! ॥ १७८७ ॥ दुर्लभ हा मनुष्यदेह । येथें मोक्षप्र- 
सीस नाहीं संदेह । परे साघन नरक दुःखासही देह गेह । मी माझ म्हणतों 


१. पर्तुत काढी हर ल्ियापेक्षा पुरषांमध्येंच दुर्यणी व्यक्ति जास्त सांपडतील, 





९ भष्याय) यथार्थैदीपिका, ११३ 


शरीर हेंचि. ॥ १७८८ ॥ म्हणसी भजोंच तूते “परी । विषय भोगू तारुण्य 
आहे तोंवरी | तरी अगा! एक घडिभरी | शाश्वत राहेंळ हा भरवसा याचा 
असेना. ॥ १७८९ ॥ अगा ! हा मनुष्यलोक अनित्य । म्हणोनि , आदीं भज 
गा! मज अगत्य । स्वयें नित्य नसोनिही नित्य ।. पदप्रातति देतो देद्द हा. 
॥ १७९०॥ अगा! समर्थ कोण काळापरिस । त्यापासूनि जाथाचा हा नरदेह 
परिस । प्रात्त जाला म्हणोनि बापा! आळस । त्त करी सोनें करी लोलंडें आ- 
पी, ॥ १७९१ ॥ परिस पांचमौतिक नरदेह । ोखंडें इंद्रिये मन बुद्धि 
इत्यादि लिंगदेह । भगवद्गजने योग दोहींचा होतां नि:संदेह । जगंदळेकार 
हेमचि तो ब्रह्म होणार. ॥ १७९२ ।, एके हातीं जयाच्या परिस । एके हातीं 
ढोखंडही झसे बहुवस । सोनें करायास करितो आळस । तोचि*अभाग्ये या 
होकीं. ॥ १५९६ ॥ ज्याचा परिस ज.याचा वो. काळ | क्षण न ळगतां 
नेतो तत्काळ । रेसें कळोनिही दरिद्री फटकाळ । तोचि जाणांबा जो सुवर्ण 
न करी लोखंडे आपलीं. ॥ १७९४ ॥ जायाचा चिंतामणि क्षणभरी । स- 
मथा काळापासूनि हाता आला तरी । त्याणें आपला नाहीं मागितला तोंबरी । 
परम अभीष्ट तेंचि चितावे. ॥ १७९९ ॥ म्हणोनि हा मनुष्यळोक अनित्य । 
परि येथें साधतो आनंद नित्य । म्हणोनि तुज अर्जुना ! सांगतों कीं आदी 
अगत्द् । भज मज अनन्यभावें करोनी, ॥ १७९६ ॥ हें ऐकोन अर्जुन । 
म्हणेळ कैसें करावें भजन । तरी सर्वकमीपेण भवभंजन । पूर्गाच बोलिला. 
॥ १७९७ ॥ सहज कर्म अर्पिता जाळा दास । मग निजभक्ति देतो देव 
सास । तोचि खर्ये जगनित्रास । खभजन उपदेशितो या छोकीं. ॥१७९८ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 

अगा! मन माझिया चरणीं । भक्ति माझी भंत:करणीं । भक्त माझा तूं हो- 
ऊनि ऐसा स्मरणी । राहें माझिया. ॥ १७९९ ॥ माझ्या यजनाचे प्रकार । 
करीं आणि मातेंचि करीं नमस्कार । तरी मातेंचि पाबसी हा निधीर । इतुकि- 
यास कारण तें शेवटीं हें आइक. || १८०० ॥ अर्गा! या सर्वोस कारण | तूं 
होय मत्परायण । मज तारक एक नारायण । धरी ऐसा परम आश्रय माझा 
ध्ेश्वासे..॥ १८०१ ॥ श्रीकांत वासुदेव । तोचि सर्वदेवाधिदेव । भक्त 
स्याचेच सर्व देव । तोचि एक तारक मजलागी. ॥ १८०२९ ॥ मज आश्रय 
यावांचून्े । नसे आणि नसोच म्हणोनी । ऐसा विश्वास. माझा प्रीतीकरूनी । 


११४ बामनपंडितकृत 


ल्यास असतो तो मत्परायण म्हणावा. ॥ १८०३ ॥ ह्या मुकुंदासमान अथवा 
अधिक । असे ऐसा वाठे देव कोणीएक । तरी हाचि तारक मज शोेषपर्यक । 
रेसें बांटे किमर्थ. | १८०४ ॥ वाटे सर्वोडुनी श्रेष्ट । तरीच भाव रसा वसे 
उत्कृष्ट । ज्यास न वाटे इतर देवत अभीष्ट । तोचि मत्परायण हा अर्थ, 
॥ १८०५ ॥ ऐसा होय मत्परायण । मग मजमाजी योजी अंतःकरण । ऐसा 
अंत:करण योजोनि तूं निपुण । मातेंचि त्या निव्यानंदातें पावसी. || १८०६॥ 
ऐसा अध्याय नवम । अनन्यभक्तीनेंच अथ याचा सुगम । व्यभिचारिणी भक्ति 
ज्याची त्यास दुर्गम | अर्थ अबाधित लागेना. ॥ १८०७ ॥ कनकपरीक्षेची 
कसवटी ज्जैसी । ज्ञानपरीक्षेची कसवटी तैसी । राजविद्या ते या अध्यायांत 
रेसी  बोलिडा श्रीकृष्ण. ॥ १८०८ ॥ ज्ञान त्याचेंच निर्मळ । . कीं अनन्य 
हरिभक्तिच ज्यांठा केवळ,। जे अनन्यलें न घरिती कृष्णपद्कमळ । ते चाव- 
ळती राजविरद्या धाखाणितां ॥ १८०९ ॥ निषिद्ध इतरदेवताभजन । भजावा 
एक श्रीकृष्ण भवभंजन । हें ग्रीतारहस्य विरळ जन । भगवद्भक्त जाणती. 
॥ १८१० ॥ वाखाणावयाची गीता । तरी मंगलाचरणीं स्मरावे अनंता । न 
प्राथितां अन्यदेवता । अंतीं समपौवा ग्रंथ त्यासची. ॥ १८११ ॥ युरुवचनें 
आत्मा कळल्या उपरांतिक । जे योगसिद्धीकारणें नुसत्या निगुणांचे उपासक । 
त्यांस सगुणभजन वर्णनकौतुक । नसेच कांहीं. ॥ १८१२ ॥ जे अपरोक्ष 
आत्मा कळल्यावरी । 'यतो वाचो निवतते' या अनुभवाकारणें दृत्ति बरी । 
निर्सुणींच योजिती त्यांस कूसरी । न लागतीच सगुण वर्णनाच्या. ॥ १८१३ ॥ 
“यतो वाचो निवर्तते? हा अनुभव । आणि सर्वभूर्ती दिसे वासुदेव । ऐसें 
असोनि सगुण देवाधिदेव । सेव्य जया. ॥ १८१४ ॥ तिहींच वाखाणावी 
गीता । आदिअंतीं स्मरावें एकाच ल्या अनंता । ग्रंथ अध्यायाबसानीं भगवंता | 
तया समपीबा. ॥ १८१५ ॥ आत्मज्ञान जाहल्यावरी । समर्पणादि नियम कां 
परी । कोणी ज्ञानाभिमानी वैखरी | चाळिती चावळोनि ऐसीही. ॥ १८१६९ ॥ 
तरी ज्ञान जाहल्यावरी । टीका मंगलाचरण हि कां परी । मंगळाचरणादिनियम 
जरी । तरी प्रंथाबसानीं समरपैणही करावें तयातें. ॥ १८१७ ॥ 'ये तु सर्वा- 
णि कर्माणि मयि संन्यस्य? म्हणोनी । या 'छोकीं अनन्ययोगेचि करूनी ॥| 
ध्याती आणि सर्व कर्मे अर्पिती म्हणेळ यावरूनी । अनुभवी भत्तही आर्पिकी 
स्बकर्मे. ॥ १८ १.५ शुर श्रिसकझक्र" ऐसें ज्ञान जाल्यावरी । गुरुभजन श्ञानि- 
यास मग कां परी ।. गुरूल्जन कर्तव्यच जरी तरी । अनन्य सगणभजन कमो- 


९ अध्याय] यथार्थेदीपिका. ३ 


पेणही कां नसावें! ॥ १८१९ ॥ गीता वाखाणार्वह तरी । कीं भक्ति भ्रेष्ठ स- 
बात बाटे जरी । कीं अँष्टादशींच ऐसें हरी । खर्ये बोलेंळ,. ॥ १८२० ॥ 
“य इदं परमं गुह्य' या छोकी | भक्ति मयि परां कृत्वा? म्हणोनि बो- 
लेळ कीं । या गीतेत थोर ते मक्ति श्रीवत्सांकी । ऐसी गीता जो. वाखाणी 
माझ्या भक्तांत. ॥ १८२१ ॥ त्यासारिखा प्रिय दुसरा । 'न भ्रूतो न भवि- 
घ्यति' अगा पांडुकुमरा! । म्हणोन म्हणेळ ल्या उदारा । मंगळाचरणीं ईश्वरा 
समपांबा प्रंथ त्यातेंचि. ॥ १८२२ ॥ कीं अर्पी कमे सकळ । आणि सगुण 
भजे अनुभवी होऊनि केवळ | न करी अन्यदेवताभजनबिटाळ । प्रेमे भजे 
ऐसी भक्ति हेचि. ॥ १८२३॥ ऐसी हे नवमाध्यायाची ही टीका । आरंमिळी 
स्मरोनि देवा निष्कलंका | शुद्धसत्त्वोपाधि श्रीवत्सांका ।दीषपर्यैकचरणावरी 
सर्मारपली. ॥ १८२४ ॥ टीका समपितां पायीं । उचलोति ठेवी हृदयी | ठी- 
काकारही तोचि शेषशायी । वामन म्हणे. | १८रॅदुशी- . -- 

यो राजगुद्यमवदन्निजराजविद्यां धम्यीमृताय उपदिश्य रराज विद्याम्‌ । 

भक्तो न नश्यति कुतो5पि स मावरो$स्तु प्रत्यक्ष एव जगदाकृतिराविरस्तु ॥ 


इति श्रीमद्वामनपंडितविरचितायां यथार्थदीपिकायां नवमो$भ्यायः ॥ 


